वर्ष - १२ , अंक - ११ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , 


RNI No. MAHBIL / 2012 / 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


नगर विकास विभाग 

चौथा मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


शके १ ९ ४५ 


[ पृष्ठे ३२ 


अधिसूचना 

क्रमांक टीपीएस -१८२१ / १६६१ / प्र.क्र . १३८/२०२२ / नवि -१३ -- ज्याअर्थी , पुणे जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त 
प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त 
अधिनियम " असा करण्यात आला आहे ) चे कलम १५ मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
१८ ९ ५ / २२७ / प्र . क्र . २६ / ९ ५ / नवि- १३ , दिनांक २५ नोव्हेंबर १ ९९ ७ द्वारे मंजूर झाली असून ती दिनांक १० फेब्रुवारी १ ९९ ८ पासून अमलात 
आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम , २०१६ मधील कलम ३ चे उप - कलम ( १ ) मधील अधिकाराचा 
वापर करून नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक पीआरडी -३३१६ / प्र . क्र . ५४ / नवि -७ , दिनांक ११ जुलै २०१६ अन्वये उक्त महानगर 
क्षेत्रासाठी विशेषकरून त्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या क्षेत्राकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना 
केलेली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विकास प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१७ / प्र . क्र . १७३ / १७ / नवि -१३ , दिनांक १८ जानेवारी २०१८ अन्वये उक्त 
विकास प्राधिकरणाची , उक्त अधिनियमाचे कलम ४० ( १ ) अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून उक्त महानगर क्षेत्रासाठी नियुक्ती केलेली 

आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ कक ) ( ग ) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १८१६ / प्र . क्र . ३६८ ( भाग - १ ) / १५/३७ ( १ कक ) ( ग ) / वियो / नवि- १३ , दिनांक ८ मार्च २०१ ९ द्वारे विशेष नियोजन 
प्राधिकरणाच्या क्षेत्रामधील एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठी विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्भूत केली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त 
एकात्मिकृत नगर वसाहतीची नियमावली " असा करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , एल . के . डेव्हलपर्स प्रा . लि . ( पुणे ) यांनी ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अर्जदार " असा करण्यात आला आहे ) मौजे 
मांजरी खुर्द , तालुका हवेली येथील सुमारे ४०.० ९ ६४ हे . क्षेत्र शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८०७ / २४५ / प्र . क्र . ६४१ / ०७ / नवि -१३ , 
दिनांक ४ एप्रिल २००८ अन्वये व त्यानंतर १.२५५ हे . वाढीव क्षेत्र पुरवणी क्रमांक टीपीएस -१८०७ / २४५ / प्र . क्र . ६४१ / ०७ / नवि- १३ , दिनांक 

( १ ) 

एच -४१० , भाग एक ( पु . वि . पु . ) – ११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

४ डिसेंबर २००८ अन्वये अधिसूचित करून प्रस्तावित केलेल्या विशेष नगर वसाहत प्रकल्पास लोकेशनल क्लिअरन्स मंजूर केलेले आहे ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचित विशेष नगर वसाहत प्रकल्प " असा करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , अर्जदार यांनी त्यांचे मौजे वाघोली , तालुका हवेली येथील सुमारे २०.१४५० हे . या वाढीव क्षेत्रावर प्रस्तावित केलेल्या 
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पास , संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे अधिसूचना क्रमांक 
प्रा.यो. पुणे / मो . मांजरी खु . , वाघोली / एनवप्र / टीपीव्ही -१ / २ ९ ८६ / २०२० अन्वये अधिसूचित करून वाढीव क्षेत्रासह स्थानीय मंजुरी दिली आहे ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख " उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प " असा करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , अॅशडन डेव्हलपर्स प्रा . लि . , मांजरी हाउसिंग प्रोजेक्टस् एलएलपी ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अर्जदार कंपन्या " 
असा करण्यात आला आहे ) यांनी उक्त अधिनियमातील कलम १८ ( ३ ) व ४४ ( २ ) नुसार व उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत नियमावलीतील 
विनियम क्रमांक ४ च्या तरतुदींनुसार मौजे मांजरी खुर्द व मौजे वाघोली , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील सुमारे ६.७५४ हे . क्षेत्र उक्त 
मंजूर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या क्षेत्रात समाविष्ट करणे व " वाढीव प्रकल्प क्षेत्रावर " एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविण्यासाठी 
सुधारित लोकेशनल क्लिअरन्स मंजूर करण्याचा प्रस्ताव संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य यांचेमार्फत दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये शासनाकडे सादर केला आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार उक्त वाढीव जमिनींपैकी काही भाग शेती तथा नाविकास , रहिवास विभाग व प्रादेशिक 
योजना रस्त्यामध्ये समाविष्ट असून , उक्त प्राधिकरणाच्या हद्दीच्या प्रारूप विकास योजनेनुसार उक्त वाढीव जमीन शेती तथा नाविकास विभाग , 
रहिवास विभागात समाविष्ट होत असून , विकास योजना रस्त्याने बाधित होत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अर्जदार कंपन्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या प्रस्तावित वाढीव प्रकल्प 
क्षेत्रातील जमिनींचे मालकी आणि विकसन अधिकार अर्जदार कंपन्यांना प्राप्त केलेले आहेत आणि अर्जदार यांनी उक्त जमिनींचे मालकी विकसन 
अधिकार महसूल अभिलेखाप्रमाणे त्यांचेकडे असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , यांचेकडून प्राप्त अहवालातील अनुसूचीमध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेनुसार सलग 
व एकसंघ असलेले सुमारे ५.८६४ हे . एवढे वाढीव क्षेत्र ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त वाढीव प्रकल्प जमिनी " असा करण्यात आला आहे ) 
उक्त मंजूर विशेष नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट करणे व वाढीव क्षेत्रासह एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकसनाच्या प्रयोजनासाठी , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १८ ( ३ ) व ४४ ( २ ) अन्वये अधिसूचित करून समाविष्ट करणे व 
उक्त प्रादेशिक योजना नकाशावर ते निर्देशित करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रकल्पासाठीची देय आवश्यक प्रिमिअम रक्कम संबंधित विकसकाने भरणा केली असल्याबाबत सहायक संचालक , 
नगर रचना , पुणे शाखा , पुणे यांनी दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे पत्राद्वारे शासनास कळवून त्याबाबतच्या चलनाच्या साक्षांकित प्रती सादर 
कलेल्या आहेत . 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ ( ३ ) व ४४ ( २ ) च्या तरतुदीप्रमाणे शासनास प्राप्त अधिकारात शासन सोबतचे 
" अनुसूची - अ " मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले क्षेत्र " एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्र " म्हणून अधिसूचित करीत आहे व त्यावर एकात्मिकृत 
नगर वसाहत प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी खाली नमूद केलेनुसारच्या अटींस अधिन राहून लोकेशनल क्लिअरन्स देत आहे . 

अटी व शर्ती . -- 


( 1 ) मालकी हक्कासंबंधित .- 

( १ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रांसह उक्त वाढीव जमिनींच्या सर्व मालकी / विकसन हक्क उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडे 
असणे आवश्यक राहील . उद्देश पत्राकरिता अर्ज करताना नोंदणीकृत सामंजस्य कराराची प्रत , संयुक्त उपक्रमाची नोंदणीकृत कागदपत्रे , मूळ मोजणी 
नकाशे , मालकी हक्क , विकास हक्क सिद्ध करणाऱ्या कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती संबंधित प्राधिकरणाकडे सादर करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर 
बंधनकारक राहील . 


( २ ) उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख यांच्याकडून देण्यात आलेले अधिकृत मोजणी नकाशे उपलब्ध झाल्यानंतर प्रस्तावाअंतर्गत समाविष्ट करावयाच्या 
भागश : जमिनी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात अंतर्भूत करणे आवश्यक आहे . जर उक्त वाढीव जमिनी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत 
नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गतच्या अशा जमिनींशी सलग राहत नसतील तर अशा जमिनींचे क्षेत्र प्रकल्प क्षेत्रातून वगळण्यात यावे व अशा क्षेत्रात एकात्मिकृत 
नगर वसाहत प्रकल्प राबविता येणार नाही . 


( ३ ) बृहत आराखड्यास अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत नवीन शर्तीच्या जमिनीसंदर्भाने 
आवश्यक ती कार्यवाही जिल्हाधिकारी , पुणे यांनी करणेची आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

( ४ ) बृहत आराखड्यास अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्भूत जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यांवरील इतर 
हक्क स्तंभात नमूद बँकेचे भार व नावेसंदर्भात जिल्हाधिकारी , पुणे यांनी पडताळणी करावी व नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी . 


३ 


( ५ ) उक्त प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जागेच्या मालकी हक्कासंदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे असल्याचे भविष्यात उघडकीस आल्यास किंवा उक्त 
प्रकल्पाबाबत भविष्यात न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास त्याबाबत स्वत : च्या जबाबदारी व खर्चाने उपाययोजना करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी उक्त प्रकल्प 
प्रवर्तकांची राहील . अशा परिस्थितीत अशा जमिनीसाठी देण्यात आलेली स्थानीय मंजुरी आपोआप रद्द समजण्यात येईल . 

( II ) पर्यावरण व इतर अनुषंगिक बाबी .- 

( १ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या जमिनींमध्ये कोणतेही विकास / बांधकाम हाती घेणेपूर्वी केंद्र 
शासनाच्या पर्यावरण , वने आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि योग्य त्या प्राधिकरणाची पर्यावरणीय मंजुरी ( Environmental Clearance ) घेणे आवश्यक 
राहील , तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण , वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडील पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिनियम , १ ९ ८६ अंतर्गत वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमधील अटी व शर्तीचे पालन करणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील . 


( २ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचऱ्याची आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती 
व्यवस्था उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वत : च्या जबाबदारीवर व त्यांच्या स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठरविलेल्या निकषाप्रमाणे 
व तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील . 


( ३ ) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबंधित विभाग वेळोवेळी विहित करतील , त्या अटी व शर्तींचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर 
बंधनकारक राहील . उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्रोत / नाल्याचा प्रवाह इत्यादी असल्यास तो बंद करता 
येणार नाही . 


( ४ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीमधील 
विनियम क्रमांक १०.५ ( अ ) नुसार पाणीपुरवठा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीने पुरविणे आवश्यक राहील . जलसंपदा विभागाकडून 
यानुषंगाने वेळोवेळी दिलेल्या अटींचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 

व 


( ५ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीकरिताच्या नियमावलीमधील विनियम 
क्रमांक १०.५ ( क ) नुसार पाणीपुरवठा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीने पुरविणे आवश्यक राहील , तसेच उक्त एकात्मिकृत 
नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीतील विनियम क्रमांक ६.५ नुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचा बृहत आराखडा 
मंजूर करणेपूर्वी संबंधित प्राधिकरणाने उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाकडून वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपनीकडून उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहती प्रकल्पाच्या 
संपूर्ण क्षेत्राकरिता आवश्यक परवानगी आणि तसेच वीजपुरवठ्याची दृढवचनबद्धता ( Firm Commitment of Power Supply for the Entire 
Township from the power supply company ) प्राप्त करणे आवश्यक राहील . 


( ६ ) प्रकल्प प्रवर्तकांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडील जमिनी या एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट नसल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील . 

( III ) विकासासंबंधाने . -- 

( १ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य खाजगी व्यक्तींच्या जमिनीसाठी नियमावलीनुसार आवश्यक परंतु किमान 
९ .०० मीटर रुंदीचा पोहोच मार्ग विनामोबदला उपलब्ध करून देणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील . 


( २ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राच्या जमिनींमधून जाणाऱ्या विद्यमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे उक्त 
प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील . 


( ३ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रांमधील ओहोळ / नाल्यांवर संबंधित विभागाच्या परवानगीने सी . डी . वर्क करणे आणि उक्त एकात्मिकृत 
नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत नदी , नाले , कॅनॉल , तलाव आणि इतर जलस्रोतांपासून उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या 
उक्त नियमावलीनुसार आवश्यक ते अंतर ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील . 


( ४ ) प्रादेशिक योजना नकाशावर विशेषत : दर्शविले असले अथवा नसले तरीही अधिकृत कंटूर नकाशानुसार १ : ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे 
क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अनुज्ञेय नाही . तसेच या क्षेत्रामध्ये जमिनीची खोदाई / सपाटीकरण / भराव , इत्यादी विकास कार्ये अनुज्ञेय नाही . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके 

१ ९ ४५ 


( ५ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या लोकसंख्येसाठी नियमानुसार आवश्यक असणारी सार्वजनिक प्रयोजनासाठीची 
आरक्षणे आणि तसेच मूलभूत सुविधा यासाठी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये सुयोग्यस्थानी नियोजन आणि निश्चित करून ती उक्त 
प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील . 

( IV ) इतर अटी व शर्ती . -- 

( १ ) या अधिसूचनेत नमूद अटी / शर्तीसह शासनाने उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या मूळ स्थानिय मंजुरीच्यावेळी दिनांक ४ एप्रिल २००८ 
व दिनांक ४ डिसेंबर २००८ रोजीच्या व तद्नंतरच्या वाढीव क्षेत्राबाबत संचालनालयाकडील दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद 
केलेल्या सर्व अटीं / शर्ती उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रासाठी लागू राहतील . 


( २ ) उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून अटी / शर्तींचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेली स्थानीय मंजुरी रद्द करण्याचा अधिकार 
शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे . 


( ३ ) सदर एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी शासनाने दिनांक ८ मार्च २०१ ९ रोजी मंजूर केलेली विकास नियंत्रण नियमावली त्यामध्ये वेळोवेळी 
होणाऱ्या फेरबदलासह लागू राहील . 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अमलात येईल . 

सदर अधिसूचना त्यासोबतच्या अनुसूची - अ सह तसेच सदर एकात्मिकृत नगर वसाहती प्रकल्पाच्या हद्दी दर्शविणाऱ्या नकाशासह नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध ठेवण्यात यावी . 


( शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८२१ / १६६१ / प्र . क्र . १३८ / २०२२ / नवि- १३ , दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३ सोबतचे सहपत्र ) 
अॅशडॅन डेव्हलपर्स प्रा . लि . , मांजरी हाऊसिंग प्रोजेक्टस् एलएलपी यांच्या मौजे मांजरी खुर्द व मौजे वाघोली , तालुका हवेली येथील 
अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये वाढ करावयाच्या क्षेत्राचा 


अ.क्र . 


१ 


१ 


( १ ) महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी , पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , पुणे . 

( २ ) सहसंचालक , नगर रचना , पुणे विभाग , पुणे . 

( ३ ) जिल्हाधिकारी , पुणे जिल्हा , पुणे . 

सदरहू अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे / नियम ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील . 


२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

७ 

८ 

९ 


१० 


११ 


गावाचे नाव 


२ 


वाघोली 

वाघोली 

वाघोली 

वाघोली 

वाघोली 

वाघोली 

वाघोली 

वाघोली 

वाघोली 

वाघोली 

वाघोली 


I 

अनुसूची ' अ ' 


गट नंबर 


३ 


१२५५ / २ ९ 

१२५५/३१ 

१२५५/३३ 

१२५५/३८ 

१२५५/४६ 

१२५५/४७ 

१२५५/४८ 

१२५५/७२ ( पै . ) 


१२६ ९ 

१२७६/१३ 

१२७६/१५ 


एकात्मिकृत नगर वसाहतीमधील समाविष्ट क्षेत्र 

४ 

हे . आर 

०.४१०० 

०.४१०० 

०.४१०० 

0.8000 

०.४१०० 

०.४१०० 

०.४१०० 

०.२८०० 

०.१००० 

०.४४०० 

०.५४०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची ' अ ' -- चालू 


अ.क्र . 


१ 


१२ 

१३ 

१४ 


गावाचे नाव 


२ 


वाघोली 

वाघोली 

मांजरी खुर्द 


गट नंबर 


१२७६/१६ 

१२७६/३० 

१७० ( पै . ) 


एकूण क्षेत्र अ + ब 

दि . २७ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

या अधिसूचनेद्वारे एकात्मिकृत नगर वसाहतीचे 
एकूण सुधारित अधिसूचित केलेले क्षेत्र 


एकात्मिकृत नगर वसाहतीमधील समाविष्ट क्षेत्र 

४ 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

Notification 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai - 400032 
dated 20th February 2023 


हे . 


आर 

०.४६०० 

०.६ ९ ०० 

०.४ ९ ४० 

५.८६४ 


६१.४ ९ ६४ 


६७.३६०४ 


५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

प्रणव कर्पे , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


No. TPS - 1821 / 1661 / CR - 138 / 2022 / UD - 13 . – Whereas , the Government in the Urban Development 
Department , vide its Notification No. TPS - 1895 / 227 / CR - 26 / 95 / UD - 13 dated the 25th November , 1997 , 
has sanctioned the Regional Plan for Pune District ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) 
under Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as 
" the said Act . " ) , which has come into force with effect from the 10th February , 1998 ; 


and whereas , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Maharashtra 
Metropolitan Development Authority Act , 2016 the Government vide Notification of Urban Development 
Department No.PRD - 3316 / CR - 54 / UD - 7 , dated 11th July 2016 has established Metropolitan Region 
Development Authority to be called " the Pune Metropolitan Region Development Authority " ( hereinafter 
referred to as " the said Development Authority " ) for the Metropolitan Area more specifically described 
in the Schedule appended thereto ; 


and whereas , the Government of Maharashtra vide its Notification No. TPS - 1817 / CR - 173 / 17 / UD 
13 , dated 18th January 2018 , declared the said Development Authority as a " Special Planning Authority " 
under Section 40 ( 1 ) of the said Act ; 


and whereas , the Government of Maharashtra in the Urban Development Department vide 
Notification No. TPS - 1816 / CR.368 / 16 / part - 1 / DP - ITP / UD - 13 , dated 8th March 2019 sanctioned 
Development Control Regulations for the Special Planning Authority under the provisions of sub - section 
( 1AA ) ( c ) of Section 37 of the said Act , in order to incorporate the regulations for Development of 
Integrated Townships Project . ( hereinafter referred to as " the said Integrated Township Project 
Regulations " ) ; 


and whereas , the Government has accorded Location Clearance for the Special Township Project 
proposed by M / s . L. K. Developers Pvt . Ltd. , Pune ( hereinafter referred to as " the said Applicant " ) in 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , zich 

१ ९ ४५ 


Village Manjari ( Kh . ) , taluka Haveli , district Pune on land admeasuring 40.0964 Ha . , vide Government 
Notification No. TPS - 1807 / 245 / CR - 641 / 07 / CR - 641 / 07 / UD - 13 , dated 4th April , 2008 and after Government 
had accorded Locational Clearance for additional land admeasuring 1.255 Ha . vide Government Addendum 
No. TPS - 1807 / 245 / CR - 641 / 13 Reconstruction No. 51 / UD - 13 , dated 4th December 2008 ( hereinafter 
referred to as " the said Notified Special Township Project " ) ; 


and whereas , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune vide its Notification No. RP 
Pune / Manjari Kh.Wagholi / ITP / TPV - 1 / 2986 / 2020 , dated 27th October 2020 notified Integrated Township 
Project on additional land of 20.1450 Ha . at Mauje Wagholi , taluka Haveli and accorded Locational 
Clearance to the total area of said project including the additional land ( hereinafter refer to as " the said 
notified Integrated Township Project " ) ; 


and whereas , Ashdan Developers Pvt . Ltd. , and Manjari Housing Projects LLP ( hereinafter referred 
to as the " Applicant Companies " ) have submitted a proposal to the Government vide letter , dated 30th 
September 2021 through the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune as per the provisions 
of the Section 18 ( 3 ) / 44 ( 2 ) of the said Act and Regulation No. 4 of the said Intgrated Township Project 
Regulations to the Government , for the grant of revised Locational Clearance by incorporating additional 
lands admeasuring about 6.754 Ha . from Village Wagholi and Manjari Khurd in the said Notified Integrated 
Township Project ; 


and whereas , as per the said Regional Plan , the part of the said additional lands is included in 
Agriculture / No Development , Residential Zone and Regional Plan Road and as per the draft Development 
Plan of the said Authority , the part of the said additional lands is included in Agriculture / No Development , 
Residential Zone and Development Plan Road ; 


and whereas , as per the proposal submitted by the Applicant Companies , the Ownership and 
Development Rights of the said additional lands , proposed to be incorporated in the said Integrated 
Township Project are acquired by the Applicant Companies and the applicant has also submitted 
an affidavit about having the ownership and development rights of the said lands as per revenue 
records ; 


and whereas , after consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , as well as after 
making necessary enquiries , the Government is of the opinion that , additional contiguous lands 
admeasuring about 5.864 Ha . as specified in the Schedule " A " appended hereto , ( hereinafter referred 
to as " the said additional project lands " ) , may be allowed to be incorporated in the said Notified 
Integrated Township Project and notified as additional project lands for the purpose of development as 
Integrated Township Project ; 


and whereas , it is expedient to accordingly designate the said additional project lands on the said 
Regional Plan under the provisions of sub - section ( 3 ) of Section 18 read with Section 44 ( 2 ) of the said 
Act as the additional project lands for the said Notified Integrated Township Project ; 


and whereas , the Assistant Director , Town Planning , Pune Branch , Pune has intimated vide letter 
dated 8th February 2023 that the necessary premium in the said proposal is deposited by the concerned 
developer and submitted certified Challan copy to Government . 


Now , therefore , the Government , in exercise of the powers conferred under Section 18 ( 3 ) / 44 ( 2 ) 
of the said Act , hereby notifies the said Integrated Township Project area specifically described in 
Schedule " A " appended hereto , as lands where execution of Integrated Township Project is permitted 
and accordingly grants Locational Clearance to the same , subject to the following conditions. 
Termes and Conditions of the Integreated Township Project. 

( 1 ) Conditions of Ownership. 


1. Ownership / Development Rights of said additional lands together with the area under the said 
Project shall be with the said Project Proponent . While applying for Letter of Intent , it is obligatory on 
the said Project Proponent to submit to the concerned authority the extracts of original certified documents 
of the registered Memorandum of Understanding ( MoU ) registered documents of joint venture , original 
measurement plans , documents proving the ownership rights , development rights . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ ( 9 

2. Part area of lands shall be included in the said Project after obtaining measurement plan issued 
by the Deputy Superintendent of Land Records . If such lands are not remain contagious with the lands 
under the said Project , then area of land stand deleted from the project area . 


3. Collector , Pune should take appropriate action regarding " New Tenure " lands which are included 
in the said Project before granting final sanction to the Master Lay - out Plan . 


4. Collector , Pune shall verify and take appropriate action in respect of lands which are included 
in the said Project having entries regarding bank encumbrances and names in the Other Right's 
column of 7/12 extract , before granting final sanction to the Master Lay - out Plan . 


5. If any document of ownership of lands included in the area of the said Project is found false 
in future , or if any , judicial proceedings arise regarding the said Project in future , then , it shall be the 
sole responsibility of the said Project Proponent to deal with those proceedings at his risk and cost . " 
In such case Locational Clearance shall be deemed to be cancelled for that lands . 


( II ) Conditions regarding Environment and Others. 

1. The Project Proponent shall obtain the Environmental Clearance from the Ministry or Environment , 
Forest and Climatic Change ( MoEF and CC ) and from the Appropriate Competent Authority before 
obtaining the Building Permission within the lands to be incorporated in the area of the said Project . 
Also , the terms and conditions of the notifications issued by the Ministry of Environment , Forest and 
Climate Change for the Environment Impact Assessment Act , 1986 from time to time shall be binding 
on the said Project Proponent . 


2. The Project Proponent shall be responsible for making provision for safe disposal or solid waste 
and effluents within the said Project at his own risk and cost , as per the criteria and norms decided 
by the Maharashtra Pollution Control Board and also subject to the provisions and rules under the 
relevant Act in this regard . 


3. The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other concerned departments 
of the State Government from time to time shall be binding on the said Project Proponent . The existing 
nallas / water courses , etc. in the area of the said Project shall not be closed . 


4. It shall be binding on the said Project Proponent to provide water supply for the developmcnt 
of the said Project as per Regulation No. 10.5 ( a ) of the said Regulations at their own cost and 
responsibility . The conditions prescribed by Irrigation Department in these regards , Crom time to time 
are binding on the said Project Proponent . 


5. It shall be binding on the said Project Proponent to provide electricity supply for the development 
of the said Project as per the Regulation No. 10.5 . ( c ) of the said Regulation at their own cost and 
responsibility . Also the concerned Authority shall obtain from the Project Proponent , necessary 
permissions and also the firm commitment of electricity supply for the entire area of the said Project 
from the concerned power supply company before the approval of the Master Plan as per Regulation 
No. 6.5 of the said Regulation . 


6. The owner shall submit certificate regarding the lands of Maharashtra Industrial Development 
Corporation are not included in Intergrated Township . 

( III ) Regarding Development. 

1. The said Project Proponent shall provide access road of required width as per said Regulation 
but minimum 9 mtrs . free of cost to the lands owned by other private persons , which are surrounded 
by the area under the said Project . 


2. It is binding on the said Project Proponent to protect the easement rights of the existing public 
roads passing through the area of the said Project . 


3. It shall be binding on Project Proponent to construct CD work on Nalla included in the area of 
the said Project with the permission of concern department and to keep distance from River , Nallas , 
Canal , Lake and other Water bodies within the area of the said Project required as per the said 
regulation . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , zich १ ९ ४५ 

4. No construction of any type shall be allowed on the lands having slope equal to or more than 
1 : 5 in the said project , whether such lands are specifically marked as such on the Regional plan or 
not . Also No development activity shall be permissible and no development involving cutting / levelling / 
filling shall be allowed on such lands . 


C 


5. The said Project Proponent shall have to plan and earmark the lands at suitable location within 
the area of the said Project for public purpose reservations and also for basic infrastructure required 
for the population to be accommodated within the said Project , as per the said Regulation and shall 
plan and develop the same at his own cost . 

( IV ) Other Terms and Conditions. 


1. The terms and conditions mentioned in the Government Notifications , dated 4th April 2008 and 
4th December 2008 for the original Locational Clearance of the said Project along with all the terms 
and conditions mentioned in this notification and all the terms and conditions mentioned in Notification 
of Diractorate , dated 27th October 2020 shall be applicable for the area of the said Project . 


2. In case of breach of any of the terms and conditions by the said Project Proponent , the powers / 
rights of cancellation of the Location all Clearance granted vide this notification are reserved with the 
Government . 


3. The regulation for developments of Integrated Township Project sanctioned by the Government 
vide Notification , dated 8th March 2019 and as amended from time to time shall be applicable for the 
said Project . 


This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra Government 
Gazette . 


( 1 ) Metropolitan Commissioner , Pune Metropolitan Region Development Authority , Pune . 

( 2 ) Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune . 

( 3 ) The Collector , Pune District , Pune . 

This Notification will be available on the Government website www.maharashtra.gov.in ( Acts / 
Rules ) . 


Sr. No. 


1 


1 


- 
23 


Schedule ' A ' 

( Accompaniment to Government Notification No. 
dated 20th February 2023 ) 


4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


Details of Lands under Notification of Integrated Township Project for 
Ashdan Developers Pvt . Ltd. , Manjari Housing Projects LLP , at 
Village Manjari Khurd and Wagholi , taluka Haveli , district Pune 
Village Name 

Gat No./S . No. 


2 


Wagholi 

Wagholi 

Wagholi 

Wagholi 

Wagholi 

Wagholi 

Wagholi 

Wagholi 

Wagholi 

Wagholi 


3 


TPS - 1821 / 1661 / CR - 138 / 2022 / UD - 13 , 


1255/29 

1255/31 

1255/33 

1255/38 

1255/46 

1255/47 

1255/48 

1255/72 ( pt . ) 

1269 

1276/13 


Area Included in 
Integrated Township 


4 
Ha . 

0.4100 

0.4100 

0.4100 

0.4000 

0.4100 

0.4100 

0.4100 

0.2800 

0.1000 

0.4400 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

Schedule ' A ' - contd . 

3 


1 


11 

12 

13 

14 


2 


Wagholi 

Wagholi 

Wagholi 

Wagholi 


Total Area A + B 

Area Notified by Notification , dated 27th October 2020 
Total Revised Notified area of Township 


1276/15 

1276/16 

1276/30 

170 ( pt ) 


अ . क्र . 


0.5400 

0.4600 

0.6900 

0.4940 

5.864 


१ 


4 

Ha . 


61.4964 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

जिल्हा सोलापूर 

न्याय नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
१ ९ ( १ ) . 

अधिसूचना 


१ 


67.3604 


- 

क्रमांक उभूसक्र . ७ / मोहोळ / संकीर्ण १ / एसआर -१ / २०२२ / कावि -२ ९ २ / २०२३ . -- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकाऱ्याने , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना जा . क्रमांक २०२२ / उभूसक्र , ७ / मोहोळ / संकीर्ण १ / एसआर -१ / २०२२ कावि ७०६ , दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ 
च्या संदर्भानुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - १ , पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये गुरूवार ते बुधवार सप्टेंबर १५ ते २१ , २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची 
दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

PRANAV KARPE , 

Under Secretary to Government . 


आणि ज्याअर्थी , सोलापूर ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिकाऱ्याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


प्रयोजन.- लांबोटी वितरिकेची पुच्छ वितरिका कि . मी . २ ते ४ 

जिल्हा सोलापूर , तालुका मोहोळ , गाव भोयरे 

संपादित करावयाच्या जागेचे 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 


क्षेत्र " 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत 
म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे ; 
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन क्रमांक ७ ( मोहोळ ) , सोलापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 


४८४ पैकी 


९ 


अंदाजित क्षेत्र 

३ 
हे . आर 
०.५० 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : लांबोटी वितरिकेची पुच्छ वितरिका कि . मी . २ ते ४ . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे भोयरे , तालुका मोहोळ , लांबोटी वितरिकेची पुच्छ वितरिका कि . मी . २ ते ४ . 

२ 

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन क्षेत्र वाढविणे , शेतकऱ्यांना लाभ होतो , सिंचनासाठी पाण्याचा वापर . 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदर संपादित क्षेत्र हे शेतजमिनीचे असल्यामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही व पुनर्वसन करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही . 

अनुसूची- चार 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश 

निरंक आहे 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , क्रमांक ७ ( मोहोळ ) , सोलापूर . 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , सिद्धेश्वर पेठ , सोलापूर - ४१३००१ . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील : मा . जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन समन्वय शाखा ) , 
सोलापूर यांचेकडील आदेश क्रमांक २०२२ / भूसं / कार्या / आरआर / ४५६ , दिनांक २२ मार्च २०२२ . 


सोलापूर , २५ जानेवारी २०२३ . 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


मिलींद शंभरकर , 
जिल्हाधिकारी , सोलापूर , 


जिल्हा सोलापूर 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) नुसार 
अधिसूचना 

क्रमांक एलएक्यू / एसआर / लऊळ / ०६ / २०२२ / २०२३ . -- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाची अधिसूचना क्रमांक मिस -११ / 
२०१४ / सी . आर . ७७ ( पार्ट -२ ) / ए -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यास यापुढे " सदर अधिसूचना " असे संबोधले जाईल ) भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा वापर करून असे अधिसूचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम 
३ ( झ अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनींच्या संपादनाबाबत १०,००० हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेपर्यंत भूसंपादनासंबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी , " समुचित शासन " असल्याचे मानण्यात येईल ; 

त्याअर्थी , सदर अधिसूचनेन्वये जिल्हाधिकारी , सोलापूर हे समुचित शासन आहे . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमूद जमीन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे . 


त्याअर्थी , सदर कायद्याचे कलम ११ उप - कलम ( १ ) अन्वये अधिसूचित करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमीन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते ; 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबांसाठी प्रस्तावित जमीन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ; 
आणि त्याअर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ; 


आणि त्याअर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशील देण्यात 
आला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

त्याअर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उप - कलम ( ४ ) अन्वये असे जाहीर करण्यात येते की , सदरची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट 
कलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीनमालकास सूट देऊ शकेल . परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उप - कलम ( ५ ) व भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २००४ चे कलम ५० , उप - कलम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे भूमी अभिलेख अद्ययावत 
करण्याचे काम हाती घेईल ; 


आणि ज्याअर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ , उप कलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , सोलापूर हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , माढा विभाग , कुडूवाडी यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट- १ 
जमिनींचे वर्णन 


अ . क्र . 


१ 


२ 


१ 


३ 

४ 


६ 

७ 

८ 


९ 


१० 


११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 


जिल्हा सोलापूर , तालुका माढा , गाव लऊळ 

गट नंबर 


४१२ 

पैकी 

४१२ पैकी 

४१२ पैकी 

४१२ पैकी 

४१२ पैकी 

४१५ पैकी 

४१ ९ पैकी 

४२० पैकी 

४२२ पैकी 

४२३ पैकी 

४२३ पैकी 

४२३ पैकी 

४२५ पैकी 

४२५ पैकी 

४२६ पैकी 

४२७ पैकी 

४४० पैकी 

४३२ पैकी 

४३३ पैकी 

५१४ पैकी 

७११ पैकी 

७०७ पैकी 


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ : 


क्षेत्र 


११ 


३ 

हे . आर 


०.२७ 

०.१५ 

०.२४ 

०.३३ 

0.84 

०.२४ 

०.९ ५ 

१.३८ 

१.२४ 

०.७३ 

०.४५ 

०.२४ 

०.७८ 

०.३३ 

०.७० 

१.३७ 

०.०४ 

१.९ ० 

०.५२ 

०.४० 


१.५६ 

१.१२ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

परिशिष्ट - १ -- चालू 


अ . क्र . 


१ 


२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 


गट नंबर 


अ . क्र . 


२ 


१ 


७०८ पैकी 

७२६ पैकी 

७२७ पैकी 

७२८/२ पैकी 

७२८/१ पैकी 

७२८/३ पैकी 

७२ ९ / १ - ब पैकी 

७२ ९ / २ पैकी 

७३० पैकी 

७४० पैकी 

४१४ पैकी 

७४१ पैकी 

४१४ पैकी 

९ ८ ९ पैकी 


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 


एकूण 

परिशिष्ट -२ 

प्रकल्पाचे नाव : सीना माढा उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत उजव्या कालव्यावरील सा . क्र . ० / ००० ते ६/०२० करिता , मौजे लऊळ , तालुका 

माढा , 

जिल्हा सोलापूर . 


प्रकल्पाचे विवरण : सीना माढा उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत उजव्या कालव्यावरील सा . क्र . ० / ००० ते ६/०२० करिता , मौजे लऊळ , तालुका 
माढा , जिल्हा सोलापूर . 

सामाजिक फायदे : जलसिंचन ( सामाजिक , आर्थिक व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट -३ 


पुनर्वसनविषयक बाबीचे विवरण 

जिल्हा सोलापूर , तालुका माढा , गाव लऊळ 

सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


क्षेत्र 


२ 


३ 

हे . आर 

१.९ ० 

१.०३ 

१.३१ 

०.५८ 

0.08 

०.६२ 

०.६१ 

०.८३ 

०.११ 

१.२७ 

१.५१ 

०.६६ 

२.०७ 

०.६१ 

२८.५४ 


लागू नाही . 


क्षेत्र 

३ 

हे . आर 


परिशिष्ट -४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) 
अन्वये महाराष्ट्र शासन व वन विभाग मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ 
यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

परिशिष्ट -५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


( १ ) प्रशासकाचे पदनाम : लागू नाही . 

( २ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : लागू नाही . 

( ३ ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमूद करावे : लागू नाही . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उप - कलम ( १ ) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी , माढा विभाग , कुर्डुवाडी यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


नोट प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी , उपविभागीय अधिकारी , माढा विभाग , कुर्डुवाडी यांचे कार्यालयात 
उपलब्ध आहे . 


कुर्डुवाडी , २७ फेब्रुवारी २०२३ . 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 

अधिसूचना -३ 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम -२००५ 
( पाहा : कायद्याचे कलम ५.० , ६.० , ७.० ) 
( पाहा नियम क्रमांक ३.० ) 

क्रमांक कोपावि / सिंचन- ३ / १२२१ / २०२३.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम 
५.० , ६.० , ७.० व नियम क्रमांक ३.० नुसार असा निर्णय झाला आहे 
की , पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीने कार्यक्षेत्र 
निश्चिती करण्यासाठी मी , इंजि . रोहित प्र . बांदिवडेकर , कार्यकारी 
अभियंता , कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग ( उत्तर ) , कोल्हापूर खालील 
परिशिष्टाप्रमाणे पाणीवापर संस्थांच्या अद्ययावत नकाशांच्या प्रमाणित 
प्रती , जमीनधारक किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत 
कार्यालय , तहसील कार्यालय , सिंचन शाखा , उपविभागीय व विभागीय 
कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर 
माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे . 


१३ 


मी , इंजि . रोहित प्र . बांदिवडेकर , कार्यकारी अभियंता , कोल्हापूर 
पाटबंधारे विभाग ( उत्तर ) , कोल्हापूर असेही जाहीर करतो की , 
यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला 
किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ 
खाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटाधारकांवर पाणीवापर 
संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 


ज्योती कदम , 
उपविभागीय अधिकारी , 
माढा विभाग , कुर्डुवाडी , 
जिल्हा सोलापूर . 


या प्रकटनामुळे बाधा पोहोचत असलेले जमीनधारक व्यक्तीस 
अथवा संस्थेस हे प्रकटन महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत मा . अधीक्षक अभियंता , 
कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ , कोल्हापूर यांचेकडे अपील दाखल करता 
येईल . 


सिंचन प्रकल्पाचे नाव : वारणा मोठा प्रकल्प अंतर्गत वारणा 
डावा कालवा , तालुका शिराळा , जिल्हा सांगली . 
पाणीवापर संस्थेचे नाव व पत्ता : मणदूर वारणा डावा कालवा 
पाणीवापर संस्था , मणदूर , तालुका शिराळा , जिल्हा सांगली . 

प्रकल्प : वारणा मोठा प्रकल्प 

3 

अनुसूची ' अ ' 


विभागाचे नाव : कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग ( उत्तर ) कोल्हापूर . 
उपविभागाचे नाव : वारणा पाटबंधारे उपविभाग , कोंडोली 
प्रकल्पाचे नाव : वारणा मोठा प्रकल्प , वारणा डावा कालवा , 
ज्योतिर्लिंग वारणा डावा कालवा पाणीवापर संस्था , 
तालुका शिराळा , जिल्हा सांगली . 
अधिसूचित केलेले क्षेत्र : ९ १.५३ हेक्टर ( सीसीए ) 
गावाचे संख्या : १ 


अधिसूचित केलेल्या क्षेत्राची वितरण प्रणाली : वारणा मोठा 
प्रकल्प अंतर्गत वारणा डावा कालवा , तालुका शिराळा , 
जिल्हा सांगली . 

पाणीवापर संस्था : क्रमांक १ 

सिंचन क्षेत्र सुरू केल्याचे वर्ष : प्रस्तावित 


१४ 


अ . क्र . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची - ब- चालू 

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील 
जिल्हा सांगली , तालुका शिराळा 

एकूण क्षेत्र 

गावाचे नाव 

गट संख्या 


१ 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 


३ 

४ 


५ 

६ 

७ 


८ 

९ 


१० 


११ 


१२ 

१३ 


१४ 


१५ 

१६ 

१७ 


१८ 


१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 


मणदूर 


२ 

३ 

४ 


२ 


अनुसूची - ब 

जिल्हा सांगली , तालुका शिराळा , मौजे मणदूर 

भूमापन क्रमांक 

एकूण क्षेत्र 


२ 


५ 

२४ 


२५ 

२७ 

३१ 

३२ 

३५ 

३६ 

७४ 


७५ 

८३ 

८ ९ 

९ १ 

९ ५ 

९ ६ 

१०१ 


१०२ 

१०३ 


३ 


१०४ 

१०५ 


९ ४ 


हे . आर 

( सीसीए ) 

२.०७ 

१.३७ 

१.१२ 

०.४२ 

०.२८ 

३.२६ 

१.२० 

०.१७ 


५.०६ 

२.३२ 

१.५ ९ 

१.४८ 

०.९ ६ 

०.४६ 

३.५८ 

०.८० 

१.८८ 

१.०३ 

०.९ ८ 

०.७७ 

३.२१ 

१.०१ 


अधिसूचित 

केलेले क्षेत्र 

४ 

हे . आर . 

९ १.५३ 


०.९ ३ 


पैकी लागवडी 

लायक क्षेत्र 


४ 

हे , आर 

( सीसीए ) 


२.०७ 

१.२ ९ 

१.० ९ 

०.३८ 

०.२८ 

३.०७ 

१.२० 

०.१४ 

५.०० 

२.३२ 

१.५ ९ 

१.४८ 


०.९ ६ 

०.४६ 

३.५५ 

०.८० 


१.८८ 


१.०३ 

०.९ ८ 

०.७७ 


३.२१ 

१.०१ 

०.९ ३ 


अ . क्र . 


१ 


२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 


४१ 


४२ 

४३ 

४४ 


४५ 

४६ 

४७ 


४८ 


४ ९ 

५० 


५१ 

५२ 

५३ 

५४ 


भूमापन क्रमांक 


११५ 

११६ 

११८ 


११ ९ 

१२० 

१२१ 

१२२ 

१२३ 

१२४ 

१२६ 

१२७ 

१२८ 

१२ ९ 

१३० 

१३१ 

१३२ 

१३३ 

१३४ 

१३५ 

१३६ 

१३७ 

१३८ 

१३ ९ 

१४० 


१४१ 


१४२ 

१४३ 

१४४ 


१४५ 

१४६ 

१४७ 


३ 

हे . आर 

( सीसीए ) 

०.८३ 

३.२० 

३.८३ 

०.६६ 

४.९ ६ 

०.४२ 

०.५० 

२.०४ 

०.५२ 

१.५१ 

०.७३ 

२.७१ 

१.५२ 

०.८३ 

०.४५ 

०.६३ 

०.३६ 

१.०२ 

०.७३ 

०.२० 

०.११ 

०.०८ 

०.५८ 

०.७५ 

०.१५ 

१.१४ 


०.१४ 


०.३८ 

०.९ ३ 

०.५५ 

०.४६ 


पैकी लागवडी 
लायक क्षेत्र 


४ 

हे . आर 

( सीसीए ) 

०.८३ 

३.२० 

३.८० 

०.६६ 

४.८६ 

०.४२ 

०.१ ९ 

१.९ ७ 

०.५२ 

१.५१ 

०.७० 

२.४४ 

१.४१ 

०.७३ 

०.२ ९ 

०.६३ 

०.३१ 

०.९ ६ 

०.७३ 

०.२० 

०.११ 

०.०८ 

०.५७ 

०.७५ 

०.१५ 

१.१४ 


०.१४ 

०.३८ 

०.९ ३ 

०.५५ 

०.४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

अनुसूची - ब-- चालू 

अनुसूची - ब- चालू 

एकूण क्षेत्र 

एकूण क्षेत्र 


अ . क्र . 


१ 


५५ 

५६ 

५७ 

५८ 

५ ९ 

६० 

६१ 

६२ 

६३ 

६४ 

६५ 

६६ 

६७ 


६८ 

६ ९ 

७० 


७१ 


७२ 

७३ 

७४ 


७५ 


७६ 


७७ 


७८ 

७ ९ 

८० 


८१ 


८२ 

८३ 

८४ 

८५ 


भूमापन क्रमांक 


२ 


१४८ 

१४ ९ 

१५० 

१५१ 

१५२ 

१५३ 

१५४ 

१५५ 

१५६ 

१५७ 

१५८ 

१५ ९ 

१६० 

१६१ 

१६२ 

१६३ 

१६४ 

१६५ 

१६७ 

१६८ 

१७२ 

१७३ 

१७४ 


१७५ 

१७७ 

१७८ 


१८० 

१८२ 


१८४ 


१८५ 

२७ ९ 


३ 

हे . 
आर 

( सीसीए ) 

०.५० 

०.०४ 


०.४० 


०.३८ 

०.१३ 

०.१४ 

०.३० 

०.०४ 

०.०४ 

०.०८ 

०.२५ 

०.३७ 

०.३ ९ 

०.४० 


०.२० 

०.१२ 

०.३६ 

0.03 


०.३४ 

०.०४ 

०.६३ 

१.४६ 

०.८२ 

०.६५ 

०.६६ 

०.६४ 

१.३१ 

१.९ ० 

०.६४ 

४.१० 

०.३० 


पैकी लागवडी 

लायक क्षेत्र 


४ 


हे . 

आर 

( सीसीए ) 

०.५० 

०.०४ 


०.४० 

०.३८ 

०.१३ 

०.१४ 

०.३० 

०.०४ 


०.०४ 


०.०८ 

०.२५ 

०.३७ 

०.३७ 

०.३ ९ 

०.१८ 


०.०५ 

०.३६ 

0.03 

०.३४ 

०.०४ 

०.६३ 

१.४० 


०.८२ 

०.४४ 


०.६६ 

०.६४ 

१.२० 

१.७६ 

०.३२ 

३.७ ९ 

०.२१ 


अ . क्र . 


१ 


८६ 


८७ 

८८ 

८ ९ 

९ ० 

९ १ 

९ २ 

९ ३ 

९ ४ 


भूमापन क्रमांक 


२८० 

२८२ 

२८३ 

२८४ 

२८५ 

२८६ 

२८७ 

२८८ 

३६८ 


एकूण . 


कोल्हापूर , २ मार्च २०२३ . 


३ 

हे . आर 

( सीसीए ) 

०.३१ 

०.० ९ 

०.२ ९ 

०.३४ 

०.४३ 

१.९ ५ 

०.८० 


०.६० 

०.२१ 


९ १.५३ 


पैकी लागवडी 
लायक क्षेत्र 


४ 

हे . आर 

( सीसीए ) 

०.२६ 

०.०८ 

०.२ ९ 

०.३३ 

०.४३ 

१.९ ५ 

०.८० 


०.६० 

०.२१ 


८८.३५ 


१५ 


इंजि . रोहित प्र . बांदिवडेकर , 

कार्यकारी अभियंता , 

कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग ( उत्तर ) , 
कोल्हापूर . 


BY EXECUTIVE ENGINEER 

MMISF ACT , 2005 

( See Sections 5.0 , 6.0 , 7.0 and 

Rule 3.00 ) 
( Notification Ill ) 

क्रमांक कोपावि / सिंचन -३ / १२२१ / २०२३ . – Whereas , it has 

been decided to deli neate the Area of 
Operation of Water User Associations ( WUAS ) 
on hydraulic basis and as per Administrative 
Convenience under Sections 5.0 , 6.0 , 7.0 and 
Rule 3 of the MMISF Act , 2005. I , Engr . Rohit 
P. Bandiwdekar , Executive Engineer , Division 
( North ) , Kolhapur hereby delineate areas of 
operation of following WUA's and direct that the 
certified copy of the updated map and list of 
landholders and / or occupiers of said WUAs shall 
be displayed on the notice board of the offices of 
concerned Grampanchayat , Tahasil Chavadi , 
Warana Irrigation Section , Warnavati Warana 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , eich १ ९ ४५ 

Schedule - B 

Irrigation Sub - Division Kodoli Irrigation Division 
( North ) , Kolhapur Office and at other prominent 
public places . 


I , Engr . Rohit P. Bandiwdekar , the Executive 
Engineer also hereby declared that no water shall 
be supplied by the Appropriate Authority to an 
individual holder or occupiers of such land and 
the system of supply of water through Water User 
Associations shall be binding on all the holders 
and the occupiers of the lands under Maharashtra 
Management of Irrigation System by Farmers . 


Any Person affected by this Notification or part 
thereof may file an appeal before Superintending 
Engineer , Kolhapur Irrigation Circle , Kolhapur within 
30 days from the date of publication of this Notice 
in the Maharashtra Government Gazette . 


Name of the Project : Warana Major Project , 
taluka Shirala , district Sangli . 


Name and address of Water User Assotiation : 
Mandur Pani Vapara Sanstha , Mandur , taluka 
Shirala , district Sangli . 


Division Kolhapur Irrigation Division ( North ) , 
Kolhapur . 


Schedule A 


Sub - Division : Warna Irrigation Sub - Divison 
Kodoli . 


Project : Warana Major Project , Warna Left 
Canal 


Sr. No. 


Mandur Warna Dawa Kalwa Panivapar Sanstha 
Mandur , taluka Shirala , district Sangli . 

Notified Area : 91.53 Ha . ( CCA ) 

No. of Village : 1 

Water User Assotiation No. 1 

Year of Starting Irrigation Proposed 


1 


- 


1 


Details of WUA 

District Sangli , taluka Shirala 

Gat 

Nos . 


Name of 

Village 
2 


Mandur 


3 

Ha . 

94 


Notified 

Area 


4 

Ha . 

91.53 


Sr. No. 


1 


WNL 


1 


2 


3 


4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 


12 

13 

14 

15 


16 

17 

18 

19 


৯ 
ন 
ণ 
নু 
ণ 
এ 
g 
ন 
g 
g 
8 
ल 
ल 
ल 
ल 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


District Sangali , taluka Shirala , 
village Mandur 

Gat No. 

Total Area 


34 


234 


5 


2 


↓ 
☹ 
Ñ 
Ò 
♡ 
♡ 
♡ 
N 


24 


25 


27 


31 


32 


35 


36 


74 


75 

83 

89 

91 

95 

96 

101 

102 

103 

104 

105 

115 

116 

118 

119 

120 

121 

122 

123 


124 

126 

127 


3 

Ha . 

( CCA ) 

2.07 

1.37 

1.12 

0.42 

0.28 

3.26 

1.20 

0.17 

5.06 

2.32 

1.59 

1.48 

0.96 

0.46 

3.58 

0.80 

1.88 

1.03 

0.98 

0.77 

3.21 

1.01 

0.93 

0.83 

3.20 

3.83 

0.66 

4.96 

0.42 

0.50 

2.04 


0.52 

1.51 

0.73 


Cultivable 

Area of 


4 

Ha . 

( CCA ) 

2.07 

1.29 

1.09 

0.38 

0.28 

3.07 

1.20 

0.14 

5.00 

2.32 

1.59 

1.48 

0.96 

0.46 

3.55 


0.80 

1.88 

1.03 

0.98 

0.77 

3.21 

1.01 

0.93 

0.83 

3.20 

3.80 

0.66 

4.86 

0.42 

0.19 

1.97 

0.52 

1.51 

0.70 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

Schedule - B - contd . 

Schedule - B - contd . 

Total Area 

Total Area 


Sr. No. Gat No. 


1 


2 853 
3 
7 


35 


36 


37 


39 


40 


41 


42 

43 

44 


45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 


2 2 3 2 2 3 2 2 8 9 % 9 g a g 8 g 


52 


53 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


68 


2 


128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 


3 

Ha . 

( CCA ) 

2.71 

1.52 

0.83 

0.45 

0.63 

0.36 

1.02 

0.73 

0.20 

0.11 

0.08 

0.58 

0.75 

0.15 

1.14 

0.14 

0.38 

0.93 

0.55 

0.46 

0.50 

0.04 

0.40 

0.38 

0.13 

0.14 

0.30 

0.04 

0.04 

0.08 

0.25 

0.37 

0.39 

0.40 


Cultivable 
Area of 


4 
Ha . 

( CCA ) 

2.44 


1.41 

0.73 

0.29 

0.63 

0.31 

0.96 

0.73 

0.20 

0.11 

0.08 

0.57 

0.75 

0.15 

1.14 

0.14 

0.38 

0.93 

0.55 

0.46 

0.50 

0.04 

0.40 

0.38 

0.13 

0.14 

0.30 

0.04 

0.04 

0.08 

0.25 

0.37 

0.37 

0.39 


Sr. No. 


1 


8RFNM NDON Ø ° ° à ô % % % % % % 8 5 8 8 5 


69 


70 


71 


72 


73 


74 


75 


76 


77 


78 


79 


80 


81 


82 


83 


84 


85 


86 


87 


88 


89 


90 


91 


92 


93 


94 


Gat No. 


2 


162 

163 

164 

165 

167 

168 

172 

173 

174 


175 

177 

178 

180 

182 

184 

185 

279 

280 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

368 

Total .. 


3 

Ha . 

( CCA ) 

0.20 

0.12 

0.36 

0.03 

0.34 

0.04 

0.63 

1.46 

0.82 

0.65 

0.66 

0.64 

1.31 

1.90 

0.64 

4.10 

0.30 

0.31 

0.09 

0.29 

0.34 

0.43 

1.95 

0.80 

0.60 

0.21 


91.53 


Cultivable 
Area of 


Kolhapur , 2nd March 2023 . 


4 

Ha . 

( CCA ) 

0.18 

0.05 

0.36 

0.03 

0.34 

0.04 

0.63 

1.40 

0.82 

0.44 

0.66 

0.64 

1.20 

1.76 

0.32 

3.79 

0.21 

0.26 

0.08 

0.29 

0.33 

0.43 

1.95 

0.80 

0.60 

0.21 

88.35 


१७ 


Engr . ROHIT P. BANDIWDEKAR , 

Executive Engineer , 

Kolhapur Irrigation Division ( North ) , 

Kolhapur . 


सहायक जिल्हाधिकारी यांजकडून 

क्रमांक उक्अिसोक्र . २ / जबाबी / कावि -४७१ / दुरुस्ती / २०२३. – सहायक जिल्हाधिकारी , सोलापूर क्रमांक २ यांजकडील क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १७४ खाली जाहीर नोटिस क्रमांक उक्अिसोक्र . २ / जबाबी / कावि- १२३८/२०२३ , दिनांक ३ जानेवारी २०२३ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २३ ते मार्च १ , २०२३ रोजी पृष्ठे ८४ ते १०२ वर प्रसिद्ध करण्यात आली होती , त्यामध्ये खालीलप्रमाणे कुस्ती करण्यात येत आहे . 


अ . कार्यविवरण पोलीस अकस्मात क्र . रजिस्टरचा 

स्टेशनचे नाव 

मयत क्रमाक 

नंबर 

२ 

३ 

९९ ३ 

अक्कलकोट उत्तर 
पोलीस ठाणे . 


१ 

१४७ 


अ . कार्यविवरण क्र . रजिस्टरचा 

नंबर 


१४७ 


पोलीस 

स्टेशनचे 

नाव 


९९ ३ अक्कलकोट उत्तर 
पोलीस ठाणे . 


सोलापूर , २८ फेब्रुवारी २०२३ . 


४ 


३३/२०२२ 


अकस्मात मयत 

क्रमाक 


मयताचे नाव 


४ 


५ 

विजय अंबण्णा कलशेट्टी 


मयताचे नाव 


५ 

३३/२०२२ विजय अंबण्णा कलशेट्टी 


वय / वर्षे 


४५ 


वय / वर्ष 


४५ 


या ऐवजी परिशिष्ट 


गावाचे नाव 


पुकाळ प्लॉट , बायपास रोड , अक्कलकोट . 


असे वाचावे 

परिशिष्ट 


गावाचे नाव 


पुकाळे प्लॉट , बायपास रोड , अक्कलकोट , 


मृत्यूचा दिनांक 


८ 

२७/६/२०२२ 


मृत्यूचा दिनांक 


८ 

२७/५/२०२२ 


मृत्यूचे कारण 


विजेचा धक्का बसून खाली 
पडल्याने डोकीस मार लागून 
गंभीर जखमी होऊन मृत्यू . 


मृत्यूचे कारण 


९ 

विजेचा धक्का बसून खाली 
पडल्याने डोकीस मार लागून 
गंभीर जखमी होऊन मृत्यू . 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी 

जावक 

दिनांक 

क्रमाक 


१० 


२५३५ / २०२२ १३/८/२०२२ 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी 

जावक 

दिनांक 

क्रमाक 


१० 


२५३५/२०२२ १३/८/२०२२ 


मनीषा आव्हाळे , 

( भा.प्र.से. ) 

सहायक जिल्हाधिकारी , 

सोलापूर विभाग , क्रमांक २ , सोलापूर . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ १ ९ 

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

जाहीर नोटिस 

क्रमांक अ.म.स. / एसआर- ४१५-४४८ / २०२३ .-- तमाम लोकांना जाहीर करण्यात येते की , खाली दर्शविलेले इसम हे अकस्मात मयत झालेले असून त्यांचे 
नावासमोर दर्शविलेल्या कारणावरून मयत झाले असलेबाबत उपविभागीय पोलीस अधिकारी , पंढरपूर उपविभाग , पंढरपूर यांनी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ 
चे कलम १७४ अन्वये इकडील कार्यालयास अहवाल सादर केला आहे , तरी सदर मयत व्यक्तीचे नावासमोर दाखविलेल्या कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
दुसऱ्या कारणाने झाला आहे , अशी कोणाची तक्रार असल्यास त्यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याच्या आत इकडील कार्यालयास 
तक्रार करावी . जर कोणाची तक्रार आली नाही तर उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्या अहवालाप्रमाणे अंतिम मयत समरी मंजूर करणेत येईल याची नोंद 
घ्यावी . 


एसआर अ . म . र . डीवायएसपी 
क्रमांक क्रमांक ऑफिस नंबर 


२ 


४१५ ७३ / २०१ ९ 


४१६ ५८/२०१८ 


४१७ ०८/२०२० 


४१८ ७२/२०२० 


४१ ९ १५/२०१७ 


४२० ०५/२०२० 


४२१ ९ ६ / २०१ ९ 


४२३ ०४ / २०१ ९ 


४२४ ६ ९ / २०१ ९ 


४२५ १०७ / २०१ ९ 


८५४ मधुकर बुवा पाटील , 


३४५ 


८ ९९ 


३५ ९ १ 


४२२ १०८/२०२० ८ ९ ८ 


८ ९ ३ 


८ ९ ७ 


५५ ९ ० कल्याण काशिनाथ नरसाळे , 

रा . जळोली , ता . पंढरपूर . 


७२५ 


मयताचे नाव व पत्ता 


५५ ९ ५ 


रा . नांदेकर रोड , अटाळी , 
जि . ठाणे . 


४२६ ४०/२०१५ २२१ 


आनंदा तुकाराम कांबळे , 
रा . म्हेत्रे वस्ती , सोलापूर . 
देविदास भानुदास घाडगे , 
रा . ईश्वर वठार , ता . पंढरपूर , 


सैनिक निवृत्ती काशिद , 
रा . सुस्ते , ता . पंढरपूर , 


सचिन बलभिम चव्हाण , 
रा . आढीव , ता . पंढरपूर . 

एक अनोळखी बेवारस पुरुष 


विजया संतोष देठे , 
रा . तुंगत , ता . पंढरपूर . 


५५ ९ ४ औदुंबर लक्ष्मण मांढवे , 


शिवाजी मारुती खिलारे , 
रा . कासेगाव , ता . पंढरपूर , 


रा . आनंदनगर , टाकळी रोड , 
पंढरपूर . 


१. अभिजीत रामदास आगावणे , 
रा . खर्डी , ता . पंढरपूर . 
२. कुलपती सिंह सुरेंद्र कुमार 
ऊर्फ प्रसाद सिंह , रा . बिहार . 


गबरू उत्तम लोखंडे , 
रा . भंडीशेगाव , ता . पंढरपूर . 


परिशिष्ट 


मयत झालेचे ठिकाण 


उपजिल्हा रुग्णालय , पंढरपूर 


उपजिल्हा रुग्णालय , पंढरपूर 


राहते घरी 


उपजिल्हा रुग्णालय , पंढरपूर 


ग्रामीण रुग्णालय , करकंब 


सिव्हिल हॉस्पिटल , सोलापूर 


राहते घरी 


मृत्यूचे कारण 


मौजे खर्डी , ता . पंढरपूर येथील 
रामदास शिवाजी आगावणे यांचे 

तळ्यात . 


६ 


सिव्हिल हॉस्पिटल , सोलापूर 


हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


गळफास घेऊन मयत 


मौजे शेगा दुमाला यांचे शेतातील गळफास घेऊन मयत 
लिंबाचे झाडाला . 

उपजिल्हा रुग्णालय , पंढरपूर 


विषारी औषधाचा संसर्ग झाल्याने २३-०६-२०१८ 

मयत . 

गळफास घेऊन मयत 


हृदयक्रिया बंद पडून मयत 


दारूचे नशेत रॉकेल ओतून 
पेटवून घेऊन मयत . 


स्वतःला पेटवून घेऊन मयत 


इसमाचे घराजवळ रस्त्याचे कडेला गळफास घेऊन मयत 
आनंदनगर , टाकळी रोड , पंढरपूर . 


गळफास घेऊन मयत 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


मृत्यूचा दिनांक 


आत्रावरोधमुळे मयत 


१२-०७-२०१९ 


२६-०१-२०२० 


२७-०९ -२०२० 


२०-०५-२०१७ 


१८-०१-२०२० 


०१-०९ -२०१ ९ 


२७-०९ -२०१ ९ 


२०-०१-२०१९ 


०८-०७-२०१९ 


२६-०९ -२०१ ९ 


०१-०४-२०१५ 


२० 


१ 

४२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 


२ 

६६/२०१७ 


४२८ ०३/२०१८ 


४२ ९ १२१ / २०१ ९ 


४३० ८२ / २०१ ९ 


४३१ ५८ / २०१ ९ 


४३३ ९ ५ / २०१६ 

४३४ ७४ / २०१ ९ 


४३६ ४ ९ / २०१ ९ 


४३२ १२० / २०१ ९ ५२ 


४३७ १६ / २०१ ९ 


४३८ २० / २०१ ९ 


४४० 


४३ ९ ७२ / २०१ ९ 


२२२ एक अनोळखी बेवारस स्त्री 


४३५ ११३ / २०१ ९ २३२ 


९ ० / २०१ ९ 


५५ ९ ६ 


४४१ १२२ / २०१ ९ 


२२० 


२१ ९ 


५३ 


१०७ 


१ ९ 


५५ ९ ७ 


८४६ 


८५५ 


९ ४२ 


अमोल उत्तम कांबळे , 

रा . शिरभावी , ता . सांगोला , 
सध्या उंबरगाव . 


बाळासाहेब महादेव भोसले , 
रा . अनवली , ता . पंढरपूर , 


दादु दामु बळछत्रे , 
रा . रांझणी , ता . पंढरपूर , 


गणेश दत्तु गावंधरे , 
रा . कासेगाव , ता . पंढरपूर . 
द्रोणाचार्य आत्माराम उमदे , 
रा . मगरवाडी , ता . पंढरपूर , 


एक अनोळखी पुरुष 

एक अनोळखी पुरुष 


अंकुश लक्ष्मण गायकवाड , 
रा . तुंगत , ता . पंढरपूर . 


प्रियंका भिमसेन हुंडेकरी , 
रा . लक्ष्मी टाकळी , पंढरपूर . 

एक अनोळखी पुरुष 


संतोष रामदास मोडक , 

रा . वडकी , ता . हवेली , जि . पुणे . 

एक बेवारस स्त्री 


ज्योती भिकाजी इंगळे , 

रा . शेगाव दुमाला , ता . पंढरपूर , 


नारायण ज्ञानोबा गायकवाड , 
रा . फुलचिंचोली , ता . पंढरपूर . 


मार्च १६ 


परिशिष्ट-- चालू 


२२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 


मौजे शेगाव दुमाला 

मध्ये . 

लाइफ लाइन हॉस्पिटल , पंढरपूर गळफास घेऊन मयत 


येथे विहिरी 


उपजिल्हा रुग्णालय , पंढरपूर 


उपजिल्हा रुग्णालय , पंढरपूर 


राहते घरी 


चंदन न्यूरो सायंसेस हॉस्पिटल , 
सोलापूर . 


मौजे तुंगत गावचे शिवारातील 
शिवाजी मारुती पाटोळ व 
श्रीधर बोंबाळे यांचे जमिनीचे 
बांधावर असणारे उंबरीच्या 
झाडाला . 

सिव्हिल हॉस्पिटल , सोलापूर 

मौजे शेगाव ' दुमाला शिवारात 
बालाजी शामराव आटकळे यांचे 
शेतात . 

सिव्हिल हॉस्पिटल , सोलापूर 


मौजे खर्डी येथील श्री . सीताराम 
महाराज विद्यालयासमोरील खर्डी 

ते सांगोला जाणारे रोडचे पश्चिम 
बाजूस . 

मौजे खर्डी येथील कॅनॉलमध्ये 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


गळफास घेऊन मयत 


डोकीस मार लागून मयत 


गळफास घेऊन मयत 


फुप्फुसाच्या आजाराने मयत 

हृदयविकाराने मयत 


डोक्यावर पडल्याने मेंदूमध्ये 

रक्तस्राव होऊन मयत . 

गळफास घेऊन मयत 


टी.बी. आजाराने मयत 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


इस्कॉन घाट येथे भीमा नदीपात्रात पाण्यात पडून बुडून मयत 

शेगाव दुमाला , ता . पंढरपूर . 

सिव्हिल हॉस्पिटल , सोलापूर 


हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


लाइफ लाइन हॉस्पिटल , पंढरपूर हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


० ९ - ०७-२०१७ 


०८-०१-२०१८ 


११-११-२०१९ 


२ ९ - ०७-२०१९ 


०८-०६-२०१९ 


१०-११-२०१९ 


०२-०८-२०१६ 


१५-०७-२०१९ 


०१-१०-२०१९ 


२५-०५-२०१९ 


१४-०३-२०१९ 


०१-०४-२०१९ 


१२-०७-२०१९ 


१२-०८-२०१९ 


१३-११-२०१९ 


१ 

४४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ २१ 

परिशिष्ट-- चालू 


२ 

०३/२०२० 


४४३ १२०/२०१६ १२७६ 


४४४ ८७/२०१८ १२८२ 

३५८७ 


४४५ ७०/२०२० 


४४६ ७३/२०२० 


१२८१ 


३५८८ 


४४८ १२८/२०१६ ३५ ९ ० 


पंढरपूर , २७ फेब्रुवारी २०२३ . 


एसआर अ . म . र . 
क्रमांक क्रमांक 


४४७ १०५/२०१६ ३५८ ९ सुनीता बाळू लवटे , 

रा . तनाळी , ता . पंढरपूर . 
एक अनोळखी स्त्री 


१ 

२ 

६३ ५१/२०२१ 


शहानूर औरंबजेब मुलाणी , 
रा . फुलचिंचोली , ता . पंढरपूर . 

एक अनोळखी पुरुष 


अहवाल 
क्रमांक 


एक अनोळखी पुरुष 

मेघा प्रदीप भोई , 

रा . देगाव , रा . पंढरपूर , 


अजित राजेंद्र कवडे , 
रा . अनवली , ता . पंढरपूर . 


पंढरपूर , २७ फेब्रुवारी २०२३ . 


मयताचे नाव व पत्ता 


३ 

६५ ९ / २२ महादेव सुरेश रावताळे , 


उपजिल्हा रुग्णालय , पंढरपूर 


रा . भाई - भाई चौक , संतपेठ , 
पंढरपूर , ता . पंढरपूर , 
जि . सोलापूर . 


मौजे खर्डी येथील कपिल जगताप हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 

यांचे शेतातील राम मंदिराचेजवळ 

पत्राशेडचे बाजूला . 

मौजे भटुंबरे भिमा नदीचे पत्रात 
राहते घरी 


राहते घरासमोर 


मिशन हॉस्पिटल , मिरज 


मौजे उंबरगाव , निरा उजवा 

कालवा , फाटा क्रमांक ७ मध्ये . 


हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


सिव्हिल हॉस्पिटल , सोलापूर 


पाण्यात पडून बुडून मयत 

गळफास घेऊन मयत 


गळफास घेऊन मयत 


जंतुसंसर्ग झाल्याने मयत 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


जाहीर नोटिस 

क्रमांक जबाबी / कावि -२०० / २०२३ .-- तमाम लोकांना जाहीर करण्यात येते की , खाली दर्शविलेले इसम हे अकस्मात मयत झालेले असून त्यांचे नावासमोर 
दर्शविलेल्या कारणावरून मयत झाले असलेबाबत पोलीस उपअधीक्षक , गुन्हे अन्वेशन विभाग यांनी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये 
इकडील कार्यालयास अहवाल सादर केला आहे , तरी सदर मयत व्यक्तीचे नावासमोर दाखविलेल्या कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर दुसऱ्या कारणाने झाला 
आहे , अशी कोणाची तक्रार असल्यास त्यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याच्या आत इकडील कार्यालयास तक्रार करावी . जर 
कोणाची तक्रार आली नाही तर उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्या अहवालाप्रमाणे अंतिम मयत समरी मंजूर करणेत येईल याची नोंद घ्यावी . 

परिशिष्ट 
मयत झालेचे ठिकाण 


मृत्यूचे कारण 


२०-०१-२०२० 


नैसर्गिक मृत्यू 


०४-११-२०१६ 


२८-०९ -२०१८ 


२२ / ० ९ -२०२० 


३०-०९ -२०२० 


१४-०८-२०१६ 


२५-११-२०१६ 


गजानन गुरव , 

उपविभागीय अधिकारी , 
पंढरपूर विभाग , पंढरपूर , 


मृत्यूचा दिनांक 


१३-०४-२०२१ 


गजानन गुरव , 

उपविभागीय अधिकारी , 
पंढरपूर विभाग , पंढरपूर , 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 

जाहीर नोटिस 

क्रमांक एमएजी / अ.म.रा.प्र . / कावि -२१२ / २०२३.- सर्व लोकांना कळविणेत येते की , खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले पुरुष / स्त्री आकस्मिकरीत्या 
मयत झाले असून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणावरून मयत झालेबाबत अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , शाहूवाडी , पोलीस 
निरीक्षक , पन्हाळा व सहायक पोलीस निरीक्षक , कळे , सहायक पोलीस निरीक्षक , कोडोली यांनी उपविभागीय पोलीस अधिकारी , शाहूवाडी विभाग , 
कोल्हापूर यांचेमार्फत क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , कलम १७४ अन्वये इकडे अहवाल पाठविले आहेत , तरी सदर मयताचे वर्गीकरणाबाबत कोणाची तक्रार 
असेल तर त्यांनी सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत उपविभागीय दंडाधिकारी , पन्हाळा उपविभाग , पन्हाळा , 
जिल्हा कोल्हापूर यांचेकडे लेखी तक्रार करावी , अगर समक्ष आणून द्यावी . जर मुदतीत कोणाची तक्रार न आलेस पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक 
यांचे अहवालाप्रमाणे मयत समरी मंजूर करणेत येईल , तसेच वरील मुदतीनंतर तक्रार अगर हरकत आल्यास ती विचारात घेतली जाणार नाही . 

परिशिष्ट 


अ . क्र . अ.म.र.नं. 


१ 


१ 


२ ६७/२०२२ प्रकाश रामचंद्र मोहिते , रा . मूळगाव कराड , 

जि . सातारा , सध्या रा . शिवाजी पार्क , कोल्हापूर , 


३ २८/२०२१ 


४ 


५ 

६ 


७ 


८ 


२ 

३ 

५५/२०२० आकांक्षा गणेश पोवार , रा . माळवाडी , कोतोली , 
ता . पन्हाळा , जि . कोल्हापूर , 


९ 


मयताचे नाव व पत्ता 


३८ / २०२२ 


५६ / २०२२ 


सौ . शारदा मोहन खोत , रा . जाखले , 
ता . पन्हाळा , जि . कोल्हापूर , 


संभाजी रघुनाथ जाधव , रा . जांभळेवाडी , 
ता . शिराळा , जि . सांगली . 


०२/२०२२ 

८६/२०२१ अमर रंगराव पोवार , रा . बागल चौक , कोल्हापूर 
०७/२०२२ हिंदुराव परसू पाटील , रा . पोर्ले तर्फ ठाणे , 
ता . पन्हाळा , जि . कोल्हापूर . 
नारायण महिपती कांबळे , रा . अंबवडे , 
ता . पन्हाळा , जि . कोल्हापूर , 
नामदेव ज्ञानदेव पाटील , रा . खाटांगळे , 
ता . करवीर , जि . कोल्हापूर . 
लालासो पांडुरंग काटे , रा . सातवे , 
ता . पन्हाळा , जि . कोल्हापूर . 

२ ९ / २०२२ 


१० ५०/२०२२ शरद शहाजी धोंगडे , रा . जाखले , 

ता . पन्हाळा , जि . कोल्हापूर . 


११ २४/२०२२ 

१२ ६१ / २०२२ 

१३ २७/२०२२ हंबीरराव आनंदा पाटील , रा . मरळी , 
ता . पन्हाळा , जि . कोल्हापूर . 


अनिल दत्तात्रय केर्ले , रा . कुंभारवाडी , 
ता . पन्हाळा , जि . कोल्हापूर , 
शिवकुमार सुभाष सिंहासने , रा . कोडोली , 
ता . पन्हाळा , जि . कोल्हापूर , 


१४ १५/२०२२ शामराव हरी मोरे , रा . नेबापूर , 
ता . पन्हाळा , जि . कोल्हापूर , 


मृत्यूचे कारण 


पाण्यात बुडून श्वास गुदमरून मयत 


पाण्यात कुजून मयत 


पाण्यात बुडाल्याने श्वासोश्वास गुदमरून शाहूवाडी 
मयत . 

विषारी तणनाशक औषध सेवन करून 

मयत . 


Asphyxia due to drowning 
विजेचा शॉक लागून मयत 


डोकीस जखम झालेने मयत 


हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


हृदयविकाराचा झटका आलेने हृदय 
बंद पडून मयत . 

गळफास लावून घेऊन मयत 

गळफास लावून घेऊन मयत 


हृदयविकाराचा झटका आलेने मयत 


पोलीस ठाणे 


गळफास लावून घेऊन मयत 


५ 

पन्हाळा 


कोडोली 


कोडोली 


शाहूवाडी 

पन्हाळा 


पन्हाळा 


पन्हाळा 


कोडोली 


कोडोली 


कळे 


कोडोली 


कळे 


तलावातील पाण्यात पडून बुडून मयत पन्हाळा 


मृत्यूची 

तारीख 


६ 

२६-१२-२०२० 


२४-०७-२०२२ 


०४-०५-२०२१ 


१५-०६-२०२२ 


०६-१२-२०२१ 

२७-०२-२०२२ 


०६-०२-२०२२ 


३१-०८-२०२२ 


०४-११-२०२२ 


०४-०९ -२०२२ 


१५-०८-२०२२ 


१८-११-२०२२ 


२२-०९ -२०२२ 


२१-०४-२०२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

परिशिष्ट- चालू 


१ 

२ 

3 

१५ ० ९ / २०२१ अभिषेक विलास कुंभार , रा . नेबापूर , 

ता . पन्हाळा , जि . कोल्हापूर , 


१६ २०/२०२२ बाळकृष्ण ( कृष्णात ) हरी मस्कर , रा . कोतोली , 
ता . पन्हाळा , जि . कोल्हापूर . 


१७ २१/२०२२ संदिप लक्ष्मण सत्रे , रा . महिंद , 

ता . पाटण , जि . सातारा . 


१८ २२/२०२२ सुनील गणपती कांबळे , रा . सातार्डे , 
ता . पन्हाळा , जि . कोल्हापूर , 


१ ९ ३०/२०२१ हुसेन कासम शेख , रा . आझादनगर , 
चंदगड , ता . चंदगड . 


२० ३५/२०२२ सूरज सर्जेराव खोत , रा . कोतोली पैकी 
माळवाडी , ता . पन्हाळा , जि . कोल्हापूर . 

२१ ६४/२०२२ बेवारस स्त्री जातीचे प्रेत 


२२ ५७/२०२० दत्तात्रय मारुती साठे , रा . जेऊर , 
ता . पन्हाळा , जि . कोल्हापूर , 


२३ ४५/२०२१ आक्काताई रामा वाघमोडे , रा . काखे , 
ता . पन्हाळा , जि . जि . कोल्हापूर . 


२४ ४१/२०२२ राजाराम सखाराम शेलार , रा . शेंबवणे , 
ता . शाहूवाडी , जि . कोल्हापूर . 


२५ ३८/२०२२ बळवंत मारुती काळे , रा . सरूड , 
ता . शाहूवाडी , जि . कोल्हापूर . 


पन्हाळा , २० फेब्रुवारी २०२३ . 


विषारी औषध सेवन केलेने मयत 


गळफास लावून घेऊन मयत 


हार्ट अॅटॅक व न्यूमोनियाने मयत 

गळफास लावून घेतलेने मयत 


हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे मयत 


गळफास लावून घेऊन मयत 


अतिदारू सेवनाने व श्वसनक्रिया बंद 
पडून मयत . 

हार्ट अॅटॅक आलेने मयत 


Bilateral pneumonia with 
chronic liver disease ने मयत . 


५ 


न्यूमोनिया होऊन फुप्फुसास सूज 
आल्याने मयत . 


पन्हाळा 


पन्हाळा 


पन्हाळा 


पन्हाळा 


हृदय स्नायूमध्ये रक्ताची गुठळी होऊन शाहूवाडी 

मयत . 


कोडोली 


पन्हाळा 


कोडोली 


कोडोली 


शाहूवाडी 


शाहूवाडी 


६ 

१७-०२-२०२१ 


० ९ - ०६-२०२२ 


२ ९ - ०७-२०२२ 


०६-०८-२०२२ 


०५-०६-२०२१ 


१६-०९ -२०२२ 


१७-०७-२०२२ 


३१-१०-२०२० ते 

०१-११-२०२० . 

२ ९ - ०८-२०२१ 


०५-०५-२०२२ 


१६-०४-२०२२ 


२३ 


भैराप्पा रामू माळी , 

उपविभागीय दंडाधिकारी , 
पन्हाळा उपविभाग , पन्हाळा , 
जिल्हा कोल्हापूर . 


जाहीर नोटिस 

क्रमांक एमएजी / म.स. / वशि -१८५ / २०२३.- सर्व लोकांना कळविणेत येते की , खालील परिशिष्टात मयत व्यक्तींच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे 
त्या व्यक्तींचा आकस्मिक मृत्यू झालेबाबत अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेसाठी सहायक पोलीस निरीक्षक , आजरा पोलीस ठाणे व पोलीस निरीक्षक , 
भुदरगड पोलीस ठाणे , जिल्हा कोल्हापूर यांनी संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी , गडहिंग्लज यांचेमार्फत फौजदारी संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये इकडे अहवाल सादर केला आहे , तरी सदर मयताचे अंतिम वर्गीकरणाबाबत कोणाची तक्रार असलेस त्यांनी सदरची जाहीर नोटिस महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० ( तीस ) दिवसांचे आत उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय , आजरा - भुदरगड उपविभाग , गारगोटी , तालुका 
भुदरगड , जिल्हा कोल्हापूर यांचे कार्यालयात लेखी स्वरूपात सादर करावी अगर समक्ष आणून द्यावी . मुदतीत कोणाची तक्रार न आलेस उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , गडहिंग्लज , जिल्हा कोल्हापूर यांचे अहवालाप्रमाणे आकस्मिक मृत्यू असे अंतिम वर्गीकरण मंजूर करणेत येईल . वरील मुदतीनंतर 
कोणाची तक्रार अगर हरकत आल्यास ती विचारात घेतली जाणार नाही . 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

परिशिष्ट 


अ . क्र . अ.म.र. नं . 

१ 

२ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


०५/२०२१ 

४२/२०२१ 

०३ / २०२२ 

३६ / २०२१ 

४१/२०२१ 


५०/२०२२ 


४२ / २०२२ 

५४/२०२२ 


मयताचे नाव , पत्ता , वर्षे 

३ 


३० / २०२२ 

२५/२०२२ 

२२/२०२२ 


पोलीस स्टेशन आजरा 


पांडुरंग गोविंद कोंडूस्कर , वय ८५ , रा . सोहाळे , 
ता . आजरा , जि . कोल्हापूर . 


३ ९ / २०२२ 

३१/२०२२ 


आप्पा बाबू नांदवडेकर , वय ६५ , रा . वांटगी , 
ता . आजरा , जि . कोल्हापूर . 


२६/२०२२ इंदुबाई बाळू यादव , वय ६५ , रा . पाल , 

ता . भुदरगड , जि . कोल्हापूर , 


महादेव दत्तू सावंत , वय ५० , रा . हारूर , 
ता . आजरा , जि . कोल्हापूर . 

प्रियांका संजय जाधव , वय ४० , रा . लाटगाव , 
ता . आजरा , जि . कोल्हापूर . 


सुधीर भरमगोंडा पाटील , वय २७ , रा . महागाव , 
सध्या रा . उंबरवाडी , ता . गडहिंग्लज , 
जि . कोल्हापूर , 


जिजासो तुकाराम भोसले , वय ९ ० , रा . म्हसवे , 
ता . भुदरगड , जि . कोल्हापूर , 


०६/२०२२ शिवाजी दाजीबा घेवडे , वय ७० , रा . भटवाडी , 
( बुरुडे ) , ता . आजरा , जि . कोल्हापूर , 


२ ९ / २०२२ शंकर शांताराम गुरव , वय ६५ , रा . किटवडे , 
ता . आजरा , जि . कोल्हापूर . 


पोलीस स्टेशन भुदरगड 


मृत्यू दिनांक 


सागर श्रीपती परीट , वय ३२ , रा . कुर , 
ता . भुदरगड , जि . कोल्हापूर , 


हर्षल शिवाजी पाटील , वय ३३ , रा . काळम्मा बेलेवाडी , ०२-०९ -२०२२ Asphyxia due to hanging ने मयत 
ता . कागल , सध्या रा . श्री कॉलनी , गारगोटी , 

ता . भुदरगड , जि . कोल्हापूर . 


निवृत्ती आप्पा खवरे , वय ६५ , रा . बामणे , 
ता . भुदरगड , जि . कोल्हापूर , 


१६-०१-२०२१ हृदयविकाराचे तीव्र झटक्याने मयत 


शशिकांत शंकर करडे , वय ५७ , रा . मडिलगे खुर्द , 
ता . भुदरगड , जि . कोल्हापूर . 


१७-१२-२०२१ पाण्यात पडून बुडून मयत 


कृष्णात सदाशिव बिरंबोळे , वय ४१ , रा . मडीलगे बु . , १०-०९ -२०२२ 
ता . भुदरगड , जि . कोल्हापूर , 


१६-०१-२०२२ पाण्यात पडून बुडून मयत 


पोलीस स्टेशन आजरा 


उत्तम रामचंद्र जाधव , वय ३६ , रा . खानापूर , 
ता . आजरा , जि . कोल्हापूर . 


२३-१०-२०२१ पाण्यात पडून बुडून मयत 


पांडुरंग दत्तु कसेकर , वय ४५ , रा . देवर्डे , 
ता . आजरा , जि . कोल्हापूर . 


२६-११-२०२१ पाण्यात पडून बुडून मयत 


मृत्यूचे कारण 

४ 


०४-०४-२०२२ Coronary artery disease ने मयत 


पोलीस स्टेशन भुदरगड 


१ ९ - ०७-२०२२ वेदगंगा नदीचे पाण्यात बुडून मयत 


२४-०२-२०२२ 


०१-०६-२०२२ चक्कर येऊन मेंदूला सूज येऊन , मेंदूत रक्तस्राव 
झालेने मयत . 


पोलीस स्टेशन आजरा 


Bilateral pneumonia with pleural 

effusion in case of coronary artery 
disease ने मयत . 


१७-०४-२०२२ 


मानेच्या व मणक्याच्या नसा दबून रक्तपुरवठा 
बंद व श्वासोश्वास बंद होऊन हृदयविकाराचा 
झटका येऊन मयत . 


१ ९ - ०५-२०२२ हार्ट अॅटॅक येऊन मयत 


१३-०४-२०२२ Bilateral pleural effusion with lobar 
pneumonia ने मयत . 


Coardio repsiratory arrest due to 
myocardial infarction ने मयत . 

मूत्रपिंड ( किडनी ) खराब होऊन मयत . 


०२-०९ -२०२२ 

०८-०७-२०२२ श्वसनक्रिया बंद पडून मयत 


१ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२ ९ 


३० 


३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

परिशिष्ट- चालू 


२ 


३२ / २०२२ 

०७/२०२० 


११/२०२१ अशोक गोविंदा गुरव , वय ३४ , रा . नितवडे , 
ता . भुदरगड , जि . कोल्हापूर , 

५५/२०२२ 

५६/२०२२ 

४ ९ / २०२२ 


३ ९ / २०२२ 

१०/२०२२ 


२८/२०२२ 

०१ / २०२२ 


४८ / २०२२ 


३ 


३२ / २०२२ 

१७/२०२२ 

४१/२०२१ 


पोलीस स्टेशन भुदरगड 


दीपक विठ्ठल वाघेला , वय ४२ , रा . रेखानगर , 
गारगोटी , ता . भुदरगड , जि . कोल्हापूर . 


विठ्ठल शंकर पाटील , वय ४ ९ , रा . कुर , 

ता . भुदरगड , जि . कोल्हापूर . 


तेजस तानाजी करवळ , वय २२ , रा . मडुर पैकी , 
घावरेवाडी , ता . भुदरगड , जि . कोल्हापूर . 
सचिन जनार्दन मुद्रस , वय ४० , रा . शिवडाव , 
सध्या रा . गारगोटी , ता . भुदरगड , जि . कोल्हापूर , 


संगीता तमान्ना पाथरवट , वय २५ , रा . शिवाजीनगर , ३१-०८-२०२२ Asphyxia due to hanging ने मयत 

६ वी गल्ली , गारगोटी , ता . भुदरगड , 

६ 

जि . कोल्हापूर . 


तुकाराम नारायण शिंदे , वय ६५ , रा . सालपेवाडी , 
ता . भुदरगड , जि . कोल्हापूर , 


काकासो विष्णू पाटील , वय ६५ , रा . मडीलगे बु . , 
ता . भुदरगड , जि . कोल्हापूर . 


मारुती महादेव दळवी , वय ३४ , रा . मेढेवाडी , 
ता . आजरा , जि . कोल्हापूर . 


२५/२०२२ बबन संतु आर्दाळकर , वय ६५ , रा . राजगृह बलराम 
कॉलनी , गल्ली नं . ०१ , सुतार मळा , लक्षतीर्थ वसाहत , 
कोल्हापूर . 


अझरुद्दीन अब्दुलअजीज राजगुरू , वय ३३ , 
रा . आझाद कॉलनी , आजरा , ता . आजरा , 
जि . कोल्हापूर . 


शांताराम गुंडू चाळके , वय ७० , रा . देवर्डे , 
ता . आजरा , जि . कोल्हापूर . 


रफिक समिरसाब मुल्ला , वय ४५ , रा . गांधीनगर , 
आजरा , ता . आजरा , जि . कोल्हापूर . 


गारगोटी , २० फेब्रुवारी २०२३ . 


पोलीस स्टेशन आजरा 


अमोल अनंत बांदेकर , वय ४६ , रा . जुनी पोस्ट गल्ली , 
आजरा , ता . आजरा , जि . कोल्हापूर . 


विष्णू बाळा धनवडे , वय ७२ , रा . खानापूर , 
ता . आजरा , जि . कोल्हापूर . 


४ 


२०-०३-२०२१ यकृताचा आजार होऊन अॅटॅक आलेने मयत 

२३-०९ -२०२२ Asphyxia due to hanging ने मयत 

२४-०९ -२०२२ मेंदूमध्ये अंतर्गत रक्तस्राव होऊन हृदय बंद पडलेने 

मयत . 


०६-०५-२०२२ Bilateral pneumonia होऊन मयत 


२५-०२-२०२० Cardio respiratory arrest due to 

severe cachexia due to secondaries 
of CQ lung in all over body ने मयत . 
घेऊन मयत 


३०-०६-२०२२ गळ्यास गळफास लावून 


० ९ - ०२-२०२२ विषारी औषध सेवन केलेने मयत 


२६-०६-२०२२ झाडावरून पडून गंभीर जखमी होऊन 
मेंदूला सूज येऊन मयत . 

घेऊन मयत 

११-०१-२०२२ गळफास लावून 


१३-०६-२०२२ मेंदूत रक्तस्राव होऊन मयत 


२७-११-२०२२ पाण्यात पडून बुडून मयत 


१२-०७-२०२२ पाण्यात पडून बुडून मयत 


२८-०४-२०२२ 

१ ९ - ११-२०२१ 


हृदयविकाराचा व यकृत व्याधींचा आजार 
होऊन मयत . 


२५ 


न्यूमोनिया होऊन हृदयविकाराचा झटका 
येऊन मयत . 


वसुंधरा बारवे , 

उपविभागीय दंडाधिकारी , 

आजरा - भुदरगड उपविभाग , गारगोटी , 

जिल्हा कोल्हापूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

जाहीर नोटिस 

क्रमांक सपोआ / म.स. / कोथरूड विभाग / ११३२ / २०२३ . - सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविण्यात येते की , सोबतच्या तक्त्यात दर्शविलेल्या व्यक्ती 
अकस्मात मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत कोथरूड / वारजे माळवाडी / उत्तमनगर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये प्रकरणांचा चौकशी अहवाल आमचे कार्यालयास सादर केला आहे , तरी मयत इसम त्यांचे 
नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी . मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारींचा विचार केला जाणार नाही . वरील मुदतीत 
कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही , असे ग्राह्य धरून कोथरूड / वारजे माळवाडी / उत्तमनगर पोलीस 
स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करण्यात येईल . 

परिशिष्ट 

कोथरूड पोलीस स्टेशन 


२६ 


अ . 

क्र . 


१ 


१ . 


२ . 

३ . 


४ . 


५ . 

६ . 


७ . 


८ . 


९ . 


१० . 


११ . 


१२ . 


१३ . 


१४ . 


१५ . 

१६ . 


१७ . 


१८ . 

१ ९ . 

२० . 


आवक नंबर 


२ 

४/२०२३ 

४३ / २०२३ 

४४/२०२३ 

४५/२०२३ 


४६/२०२३ 

४७/२०२३ 

४८/२०२३ 

५२/२०२३ 

५४/२०२३ 


अ . म . 
रजि . नं . 


३ 

८४/२०२२ 

४/२०२२ 

८७/२०२२ 

११५/२०२२ 


२८/२०२२ 

८०/२०२१ 

९ १ / २०२२ 

६ ९ / २०२२ 

७ ९ / २०२२ 


३३ / २०२० ११/२०१८ 

३४/२०२० ११०/२०१८ 

४७/२०२० ७ ९ / २०१८ 


४८/२०२० 

८ / २०१ ९ 

३५/२०२३ 

८३/२०२२ 

४० / २०२३ 

०१ / २०२३ 

४२/२०२३ 

४ ९ / २०२३ 

१८३/२०२२ 
८०/२०२२ 
५/२०२३ 
५१/२०२३ १६८ / २०२२ 

५०/२०२३ 

५५/२०२३ 

२० / २०२३ 


मयत व्यक्तीचे नाव 


४ 


आनंद राजेंद्रसिंग परदेशी 

अप्पाजी धोंडू दिघे 

रविंद्र तानाजी कसबे 

शिवाजी मारूती निम्हण 


ज्ञानेश्वर भिवा आदमाने 

विष्णू भागुजी हारपुडे 

सदाशिव दाशीनाथ अवघडे 

प्रमिला संतोष जंगम 

सतीश रामदास जाधव 


विमल ललित शिंदे 

नामदेव भोजू लोहार 

एक अनोळखी पुरुष 


४६ वर्षे 

५० वर्षे 

२८ वर्षे 

३६ वर्षे 

३२ वर्षे 

वारजे माळवाडी पोलीस स्टेशन 


परिमल विकास राजहंस 

एक अनोळखी इसम 

श्रीमती सुवर्णा भाऊसो मखर 

कैलास भाऊसाहेब पवार 


मयताचे 

वय 


श्री . पवनकुमार राजकुमार पाटील 

पुजा व्यंकटेश कदीरे 

श्री . वैभव विनोद शेटे 

अथर्व सतीश नागपुरे 


५ 

२७ वर्षे 

९ ० वर्षे 

३३ वर्षे 

३५ वर्षे 


३१ वर्षे 


४५ वर्षे 


अंदाजे 

३५ ते 

४० वर्षे . 

३४ वर्षे 

६० वर्षे 

३ ९ वर्षे 


५० वर्षे 

२६ वर्षे 

२३ वर्षे 

३१ वर्षे 

२६ वर्षे 


मयत 

समरी 


६ 

नैसर्गिक 

अपघाती 

नैसर्गिक 

नैसर्गिक 


नैसर्गिक 

आत्महत्या 


आत्महत्या 

नैसर्गिक 

नैसर्गिक 


आत्महत्या 

आत्महत्या 

नैसर्गिक 


नैसर्गिक 

आत्महत्या 

नैसर्गिक 


आत्महत्या 

नैसर्गिक 


आत्महत्या 

नैसर्गिक 

आत्महत्या 


मयताचे मरणाचे 


कारण 


जंतुसंसर्ग 

हेड इन्ज्युरी 

Liver Cirrhosis 

Bilateral pulmonary 

consolidation 

हृदयविकार 


गळफास 


गळफास 

हृदयविकार 

न्यूमोनिया 


गळफास 


७ 


गळफास 


Consolidation of lung 


सतत आजारी 


गळफास 

छातीत दुखत असल्याने 

गळफास 

छातीत दुखत असल्याने 

गळफास 


अति दारू सेवन 


गळफास 


१ 


२१ . 


२२ . 


२३ . 

२४ . 


२५ . 


अ . नं . 


१ 


१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ २७ 

परिशिष्ट-- चालू 


पुणे ( कोथरूड विभाग ) , २८ फेब्रुवारी २०२३ . 


३ 


२ 


४ 


५६ / २०२३ 

१३३ / २०२२ 

५७/२०२३ 

१८०/२०२२ 

५८/२०२३ १० ९ / २०२२ 

५ ९ / २०२३ १७२/२०२२ 


४१/२०२३ 


पोलीस स्टेशन 
जा . क्र . 


२ 

९ १५ / २०२३ 


३ 


९ १३ / २०२३ 


९ ११ / २०२३ 


२०/२०२२ 


९ १० / २०२३ 


अ . म . 
रजि . नं . 


३ 

१७३/२०२२ 


४ 

५ 

वारजे माळवाडी पोलीस स्टेशन - चालू 

२८ वर्षे 

४५ वर्षे 

३२ वर्षे 

६ ९ वर्षे 


काव्या सुनील शर्मा 

विजयकुमार रामराव उदारे 

संजय रामकलब भारती 

शकुंतला सदाशिव खाटपे 


२०२/२०२२ 


जाहीर नोटिस 

क्रमांक स.पो.आ. ( म.स . ) / येरवडा विभाग / १४६४ / २०२३ . - अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले पुरुष / 
स्त्री हे अकस्मातरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे , तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू 
झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी 
कळवावे . जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , येरवडा पोलीस स्टेशन , पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून 
अंतिम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी . 


विजय नागनाथ रोकडे 


उत्तमनगर पोलीस स्टेशन 


स.पो.आ. 

आ . क्र . 


४ 


परिशिष्ट 

येरवडा पोलीस स्टेशन , पुणे शहर 

मयताचे नाव 


१ ९ ० ९ / २०२३ 


१ ९ ६ / २०२२ १ ९ १० / २०२३ 


१ ९ ११ / २०२३ 


१५ ९ / २०२२ १ ९ १२ / २०२३ 


२३ वर्षे 


५ 


शिवाजी किसन पोपळघट , 
वय ४० वर्षे . 


सतिश रमेश साळवे , 
वय ४३ वर्षे . 


विशाल अमृता कांबळे , 
वय ४२ वर्षे . 


६ 


विनोद मुरलीधर वावरे , 
वय ३५ वर्षे . 


आत्महत्या 


आत्महत्या 


आत्महत्या 

अपघाती 


अपघाती 


मृत्यू दिनांक 


गळफास 


६ 
०३-०८-२०२२ 


गळफास 


७ 


गळफास 

हेड इन्ज्युरी 


पाण्यात पडून 


रुक्मिणी गलंडे , 

कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , 

कोथरुड विभाग , पुणे शहर . 


मृत्यूचे कारण 


७ 

Opinion reserved 
Viscera preserved for 
for HPE . 


०२-०९ -२०२२ Opinion reserved 


Viscera preserved for 
for HPE . 


० ९ -० ९ -२०२२ Opinion reserved 


Viscera preserved for 
for HPE . 


२६-०७-२०२२ Opinion reserved 


Viscera preserved for 

for HPE and CA. 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

परिशिष्ट-- चालू 


१ 


६ ९ ० ९ / २०२३ 


७ 


९ 


१० 


२ 

९ १६ / २०२३ 


११ 


९ १४ / २०२३ 


९ ३६ / २०२३ 


९ ३४ / २०२३ 


९ ८७ / २०२३ 


९ ३२ / २०२३ 


३ 

१५३/२०२२ 


१४८/२०२२ 


१५७/२०२१ १ ९ १५ / २०२३ 


१ ९ १४ / २०२३ 


२३३/२०२२ १ ९ ८३ / २०२३ 


१८७/२०२२ 


१ ९ १३ / २०२३ 


१७० / २०२३ 


पुणे ( येरवडा विभाग ) , २७ फेब्रुवारी २०२३ . 


१ ९ १ / २०२२ १ ९ ८४ / २०२३ ईस्माईल खलील शेख , 

वय ६३ वर्षे . 


१ ९ ८६ / २०२३ 


नईमा सलीम खान , 
वय ४८ वर्षे . 


१ ९ ८५ / २०२३ 


विक्की श्रीमंत क्षीरसागर , 
वय २ ९ वर्षे . 


न्यायधीन बंदी ९ ४६१ / २००१ , 
सुधीर मारुती मोरे , 

वय ५६ वर्षे . 


अर्चना शंकर जगताप , 
वय ४० वर्षे . 


श्रीनाथ ब्रह्मदेव कांबळे , 
वय २६ वर्षे . 


निलेश शिरीष गायकवाड , 
वय ४० वर्षे . 


६ 


७ 

१ ९ - ०७-२०२२ Opinion reserved 


Viscera preserved for 

for HPE . 


१४-०७-२०२२ Opinion reserved 


१३-०८-२०२१ 


Viscera preserved for 

for HPE . 


Bronchiolitis obliterans 

orgonising pneumonia . 


१५-१०-२०२२ Opinion reserved 


Viscera preserved for 

for HPE . 


२८-०८-२०२२ Coronary artery 

disease bilateral 

pulmonary consolida 


tion 


२५-०६-२०२२ Evidence of electrocu 

tion viscera preserved 

of histopathological 


examination . 


०२-०८-२०२२ Opinion reserved 


Viscera preserved for 


histopathological 

examination . 


किशोर जाधव , 

विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
येरवडा विभाग , पुणे शहर . 


जाहीर नोटिस 

क्रमांक स.पो.आ. ( म.स . ) / येरवडा विभाग / १४६६ / २०२३ . -- अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले पुरुष / 
स्त्री हे अकस्मातरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे , तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ २ ९ 

झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी 
कळवावे . जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , चंदननगर पोलीस स्टेशन , पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून 
अंतिम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी . 


अ . नं . पोलीस स्टेशन 

जा . क्र . 


१ 


१ 


२ 


३ 


४ 


अ . नं . 


२ 

८४६/२०२३ 


१ 


९ ३१ / २०२३ 


१ 


९ ३० / २०२३ 


८८० / २०२३ 


परिशिष्ट 

चंदननगर पोलीस स्टेशन , पुणे शहर , अकस्मात मयतांची एकूण ०४ प्रकरणे 
मयताचे नाव 

स.पो.आ. 

मृत्यू दिनांक 

आ . क्र . 


पोलीस स्टेशन 
जा . क्र . 


अ . म . 

रजि . नं . 


पुणे ( येरवडा विभाग ) , २७ फेब्रुवारी २०२३ . 


२ 

१३२५/२०२३ 


३ 

१७१/२०२२ 


७४/२०२२ १ ९ ३१ / २०२३ नंदकुमार जमेश रानडे , 

वय ७८ वर्षे . 


१२२/२०२२ १ ९ ३० / २०२३ 


६६/२०२२ 


४ 

१५६२/२०२३ 


१ ९ २ / २०२३ 


अ . म . 

रजि . नं . 
३ 
१६०/२०२१ 


५ 

संजय ताराचंद हरीभक्त , 
वय ४३ वर्षे . 


स.पो.आ. 

आ . क्र . 


४ 

१८४८/२०२३ 


सुरज विजय गायकवाड , 
वय ३१ वर्षे . 


२ १६७६/२०२३ २५३/२०२२ ४३०३/२०२३ 


गणेश संतोष मोरे , 
वय २५ वर्षे . 


जाहीर नोटिस 

क्रमांक स.पो.आ. ( म.स . ) / येरवडा विभाग / १४६७ / २०२३ . -- अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले पुरुष / 
स्त्री हे अकस्मातरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे . तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू 
झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी 
कळवावे . जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , लोणीकंद पोलीस स्टेशन , पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून 
अंतिम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी . 


परिशिष्ट 

लोणीकंद पोलीस स्टेशन , पुणे शहर अकस्मात मयतांची एकूण ५ प्रकरणे 

मयताचे नाव 

मृत्यू दिनांक 


६ ७ 
०१-१०-२०२२ Bilateral pulmonary 
consolidation . 


५ 

संतोष बापु पवार , 

वय ४६ वर्षे . 

अनोळखी पुरुष वय ६० वर्षे 


१८-०५-२०२२ Opinion reserved 


मृत्यूचे कारण 


०८-०८-२०२२ Asphyxia due to 

hanging . 


viscera preserved for 


०२-०५-२०२२ Asphyxia due to 
hanging . 


६ 
० ९ - १०-२०२१ 


histopathological 

examination . 


१३-१२-२०२२ 


किशोर जाधव , 

विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
येरवडा विभाग , पुणे शहर . 


मृत्यूचे कारण 


७ 


Undetermined due to 
decomposition . 


Bilateral pulmonary 

consolidation with liver 

parenchymal disease . 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

परिशिष्ट-- चालू 

५ 

६ 

बेबी ऑफ गिता रामेश्वर मातंग , १५-०७-२०२२ Pulmonary edema 
वय ५ दिवस . 


१ 


२ 

३ १६२८/२०२३ 


४ 


१ 


१४०८/२०२३ 


पुणे ( येरवडा विभाग ) , २७ फेब्रुवारी २०२३ . 


अ . नं . पोलीस स्टेशन 

जा . क्र . 


२ 


३ 


४ 


३ 

१३२/२०२२ 


१३३२/२०२३ १७३/२०२ १८४ ९ / २०२३ 


२ 

८ ९ ३ / २०२३ 


२११/२०२२ 


८८१/२०२३ 


११३७/२०२३ 


जाहीर नोटिस 

क्रमांक स.पो.आ. ( म.स . ) / येरवडा विभाग / १४६५ / २०२३ .-- अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले पुरुष / 
स्त्री हे अकस्मातरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे . तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू 
झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी 
कळवावे . जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , विमानतळ पोलीस स्टेशन , पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून 
अंतिम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी . 


अ . म . 

रजि . नं . 


३ 

७६/२०२१ 


४१५३/२०२३ 


७७/२०२२ 


१ ९ ०८ / २०२३ 


४१ / २०२३ 


१११६/२०२३ ६५/२०२२ 


परिशिष्ट 

विमानतळ पोलीस स्टेशन , पुणे शहर , अकस्मात मयतांची एकूण ५ प्रकरणे 

मयताचे नाव 

मृत्यू दिनांक 


स.पो.आ. 

आ . क्र . 


४ 

१३३० / २०२३ 


पंडित भीमराव साळवे , 
वय ४८ वर्षे . 


१३२८/२०२३ 


२१०३/२०२३ 


पूजा सुरेश शिंदे , वय २७ वर्षे २३-०८-२०२२ Opinion reserved 

Viscera preserved 

for CA. 


५ 

राम जानकी बिपीन वर्मा , 

वय २५ वर्षे . 

गणेश बाळासाहेब माळी , 
वय ३३ वर्षे . 


१३-१०-२०२२ Asphyxia due to 
hanging . 


प्रणवी माधवी कलमे , 
वय ०८ महिने . 


७ 


३२०७ / २०२३ रितु राजीव बक्षी , 

वय ५७ वर्षे . 


किशोर जाधव , 

विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलिस आयुक्त , 
येरवडा विभाग , पुणे शहर . 


मृत्यूचे कारण 


७ 


०४-०९ -२०२१ Bronchopneumonia 


२ ९ - ०८-२०२२ Opinion reserved 

viscera preserved 

for histopathological 
examination and CA. 


११-०५-२०२२ Opinion reserved 

viscera preserved 

for histopathological 


examination . 


examination . 


२०/०७/२०२२ Opinion reserved 

viscera preserved 

for histopathological 


१ 


५ 


६ 


७ ८ ९ ४ / २०२३ 


अ . 

क्र . 

१ 


१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

परिशिष्ट -- चालू 


३ 


२ 

७०३/२०२३ 


पुणे ( येरवडा विभाग ) , २७ फेब्रुवारी २०२३ . 


४ 


१११७/२०२३ 


५ 


अ . म . 

रजि . नं . 


२ 
७६/२०२२ 


१ ९ ४ / २०२२ 


२४४/२०२२ 


३ 

७२/२०२२ 


२५८/२०२२ 


८३/२०२२ 


१८८/२०२२ 


जाहीर नोटिस 

— 

क्रमांक स.पो.आ / खडकी विभाग / म.स. / ९ ३५ / २०२० - अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेली 
पुरुष / स्त्री आकस्मिकरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतीम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित 
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे . तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे 
मृत्यू झाला आहे . अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी 
कळवावे . जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही , तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , चतुश्रृंगी पोलीस स्टेशन , पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून 
अंतीम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल . याची नोंद घ्यावी . 


४ 

१५१४/२०२३ 


३२०८ / २०२३ 


७१/२०२२ १३२७/२०२३ 


३ 

हिरा अबन्ना सुद्रा , वय २४ वर्षे 


५ 

साहील रफीक शेख , 
वय २० वर्षे . 


मोहन महादेव काळे , वय ७६ वर्षे 


रमेश विठोबा गायकवाड , 

वय ४८ वर्षे . 


कल्पना देवेंद्र चव्हाण , वय ५० वर्षे 


परशुराम बाळू पारखे , 
वय ३० वर्षे . 


गिरीश नारायण नाडगौड , वय ५२ वर्षे 


६ २२२/२०२२ भागुबाई लांजा शिंदे , वय ९ ० वर्षे 


जाहीर नोटिस 
परिशिष्ट 

चतुःशृंगी पोलीस स्टेशन , पुणे शहर , अकस्मात मयतांची एकूण २१ प्रकरणे 

मयताचे नाव 

मृत्यू दिनांक 


सुमित शिवकुमार प्रसाद लाल , वय ४६ वर्षे 


४ 

२४-०३-२०२२ 


२४-०७-२०२२ 


०८-०९ -२०२२ 


२४-०९ -२०२२ 


२१-०७-२०२२ 


६ 

७ 

०६-०८-२०२२ Asphyxia due to 
hanging . 

१०-०९ -२०२२ Death due to hanging 


३१-०७-२०२२ Opinion reserved 

viscera preserved 

for histopathological 


१५-०८-२०२२ 


examination . 


किशोर जाधव , 

विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलिस आयुक्त , 
येरवडा विभाग , पुणे शहर . 


३१ 


मृत्यूचे कारण 


५ 

Evidence of head injury visceral 
preserved for CA. 


Death due to myocardial infarction 
with coronary artery disease . 


Death due to pulmonary 
tuberculosis . 


Death due to metastasis fo carncer 
of uterus . 


Death due to myocardial infarction . 
with coronary artery disease . 


Death due to sudden cardiac arrest 
in a k / c / o left side oa heminiegia . 


३२ 


१ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६ - २२ , २०२३ / फाल्गुन २५ , शके १ ९ ४४ ते चैत्र १ , शके १ ९ ४५ 

परिशिष्ट -- चालू 


२ 

२ ९ २ / २०२२ 


१८ 

१ ९ 

२० 


२ ९९ / २०२२ 


२१ 


३०२/२०२२ 


१२ 

२२ ९ / २०२२ 

१३ ३२५/२०२२ 


३१३/२०२२ 


२५ ९ / २०२२ 


१५ २३२/२०२२ 

१६ 

३१ ९ / २०२२ 


१८७/२०२२ 


१७ २८२/२०२२ 


२२८/२०२२ 

२६२/२०२२ 

३१५/२०२१ 


२६३/२०२२ 


पुणे , २ फेब्रुवारी २०२३ . 


भरत बाबुराव रायकर , वय ४५ वर्षे 


जीवननाथम् रविंद्रन , वय ८१ वर्षे 

मेहरुनिसा इक्कबाल सय्यद , वय ३६ वर्षे 


कुलभूषण गोपीचंद कांबळे , वय ३५ वर्षे 


आकाश प्रेमानंद चव्हाण , वय २३ वर्षे 


राखी शंकर सनाकीया , वय ४३ वर्षे 
राजकमल माणिक बिर्ला , वय ७ ९ वर्षे 

संगीता राहुल कांबळे , वय ४५ वर्षे 

दीपक सुरेश पवार , वय ४२ वर्षे 

दगडु चंदू जगताप , वय ६८ वर्षे 

सतिश अनिल फाळके , वय ३० वर्षे 


विशाल दशरथ चौगुले , वय ३८ वर्षे 

चैताली प्रविण वाघमारे , वय ३२ वर्षे 

आसीफ इब्राहिम पटेल , वय २७ वर्षे 


रोहित सुभाष देवकर , वय २५ वर्षे 


४ 


०१-११-२०२२ 


०८-११-२०२२ 


० ९ - ११-२०२२ 


१६-११-२०२२ 


२३-०९ -२०२२ 


२३-०८-२०२२ 

२ ९ - ११-२०२२ 


२०-०७-२०२२ 


२७-०८-२०२२ 


२६-११-२०२२ 


१७-१०-२०२२ 


२३-०८-२०२२ 

२ ९ -० ९ -२०२२ 

१६-१२-२०२१ 


२ ९ -० ९ -२०२२ 


५ 

Liver cirrhosis due to alcoholic liver 
disease in a decomposed body . 


Death due to myocardial infarction 
with coronary artery disease . 


Death due to acute myocardial 
infarction . 


Death due to acute myocardial 
infarction . 


Death due to liver alcoholic 

cirrhosis . 


Bilateral pulmonary consolidation 

Cardiac arrest due to pericardial 
effusion . 


Complications following liver 

cirrhosis . 

Septicemial 


Death due to myocardial in 

infarction . 


Opinion reserved viscera preserved 

for CA and HPE . 


Asphyxia due to hanging 

Asphyxia due to hanging 

Healed myocardial infarction with 

coronary artery disease with 

thrombus in left anterior desceding 

coronary artery . 

Asphyxia due to hanging 


आरती बनसोडे , 

विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त , 
खडकी विभाग , पुणे शहर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE 411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 

400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


- 


